Reg . No.NPCITY / 236 / 2018-20 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण 


प्राधिकृत प्रकाशन 


मे 


, 


, 


वर्ष ८ , अंक १२ ] 

शुक्रवार , १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ [ पृष्ठे ३७ , किंमत : रुपये ६२.०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक - अ - अमरावती विभागीय पुरवणी 


( भाग चार - ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


, 


, 


भाग १ - अ ( असा . ) ( अ . वि . पु . ) म . शा . रा . , अ . क्र . १४४ . 

राज्य निवडणूक आयुक्त , यांजकडून 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम , १ ९ ४ ९ . 


अधिसूचना 


क्रमांकः रानिआ / मनपा -२०२२ / प्र.क्र .५ / का.५-२०२२. 


राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र यांनी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम ( सन १ ९ ४ ९ चा मुंबई ५ ९ ) ( यापुढे “ अधिनियम ” म्हणून उल्लेखिलेला ) 
चे कलम ५ ( ३ ) व कलम १४ अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करून प्रारूप अधिसूचना क्रमांक अमनपा - निवडणुक - ९५-२०२२ , दिनांक १ फेब्रुवारी , २०२२ च्या 
अनुसूचीमध्ये दर्शविल्यापमाणे अकोला महानगरपालिका क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती निश्चित केल्या 
संदर्भात प्राप्त झालेल्या हरकती व सूचनांचा काळजीपूर्वक विचार करुन मी , श्री . यु . पी . एस . मदान , राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र खालीलप्रमाणे 
अधिसूचित करित आहे : 

१. ज्याअर्थी , राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र , मुंबई यांनी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ५ च्या तरतुदीखाली अकोला महानगरपालिकेच्या 
बाबतीत खालील दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या ९ १ इतकी निश्चित केली आहे . 

२. त्याअर्थी , आता , राज्य निवडणूक आयुक्त , महाराष्ट्र , महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाचे कलम ५ ( ३ ) व कलम १४ अन्वये उक्त क्षेत्र 
महानगरपालिका क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल त्या प्रभागांची संख्या व त्यांची व्याप्ती या अधिसूचनेच्या अनुसूचिमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित 
करीत आहे . 


7 


1 


अ - एक - अ -१ ( १५४२ ) . 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 


, 


, 


३. या अधिसूचनेच्या तारखेच्या निकटच्या पुढील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या प्रयोजनार्थ ही अधिसूचना अंमलात येईल . 


अनुसूची 


प्रभागाचे नाव , 


प्रभागाची व्याप्ती 


प्रभाग क्रमांक व 
लोकसंख्या 


असल्यास 


( २ ) 


( ३ ) 


प्र.क्र .१ 
लोकसंख्या 


स्थळ : -शिलोडा , नायगांव गांवठाण , फरिदनगर , नगिना मस्जिद , संजय गांधी नगर 
उत्तर- गांव शिलोडाचे उत्तर पश्चिम कोप - या पासून गांव शिलोडाचे उत्तर हद्दीने गांव खरब बु ।। 

चे पश्चिम हद्दीचे संगमापर्यंत . 


एकूण- १६४३८ 


अ.जा.- ८१५ 


अ.ज.- ५३ 


पूर्व- गांव शिलोडाची उत्तर हद्द व गांव खरब बु ।। ची पश्चिम हद्द यांचे संगमा पासून गांव 

शिलोडाचे पूर्व हद्दीने बापू नगरचे उत्तर हद्दीलगत नाल्यापर्यंत पूढे आपातापा रस्ता ओलांडून 
पश्चिमेकडे अकोट रस्त्यापर्यंत पुढे अकोट रस्ता ओलांडून ताज डी.जे.साऊंड सिस्टीम 
दुकानाचे उत्तरेकडील हद्दीने पश्चिमेकडे इंदिरानगरचे नाल्याने सार्वजनिक शौच्छालयापर्यंत 
पूढे सरळ मो.रफीक मो.निहायत यांचे घरापर्यंत नतरं मो.रफीक मो.निहायत यांचे घरामागील 
सेवागल्लीने सरळ दक्षिणेकडे शे.जमील कमालउद्दीन यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे शे.जमीन 
कमालउद्दीन यांचे घराचे दक्षिणेकडील रस्त्याने पश्चिमेकडे मो.लुकमान मो.उस्मान यांचे 
घरापर्यंत नंतर मो.लुकमान मो.उस्मान यांचे घराचे मागून सेवा गल्लीने सरळ दक्षिणेकडे 
अब्दुल वकार यांचे घरापर्यंत नंतर अब्दुल वकार यांचे घराचे दक्षिण हद्दीने पश्चिमेकडे 
नाल्या - नाल्याने खंडवा हिंगोली रेल्वे लाईन पर्यंत , पूढे दक्षिणेकडे खंडवा हिंगोली रेल्वे 

लाईनने मुंबई कलकत्ता रेल्वे लाईन पर्यंत . 
दक्षिण - खंडवा हिंगोली रेल्वे लाईन व मुंबई कलकत्ता रेल्वे लाईन चे संगमापासून पश्चिमेकडे मुंबई 

कलकत्ता रेल्वेलाईनने मोर्णा नदिचे संगमापर्यंत . 
पश्चिम - मुंबई कलकत्ता रेल्वेलाईन व मोर्णा नदी यांचे संगमापासून उत्तरेकडे मोर्णा नदीचे तीराने 

गांव शिलोडाचे उत्तर पश्चिम कोप - यापर्यत . 


1 


- 


प्र.क्र . २ 
लोकसंख्या 


एकूण- १५५ ९ ७ 


अ.जा.- ३०८२ 


अ.ज.- ३०५ 


स्थळ : -हाजीनगर , अकबर प्लॉट , परदेशी पुरा , मोची पुरा , साधना चौक , मच्छी मार्केट , लाडीस 

फैल सोळाशे प्लॉटचा भाग , राजीव गांधी नगर , अशोक नगरचा काही भाग 
उत्तर- खंडवा हिंगोली रेल्वे लाईन व नाल्याचे संगमापासून पुढे पुर्वेकडे नाल्या - नाल्याने अब्दुल 

वकार यांचे घरापर्यंत नंतर पुढे अब्दुल वकार यांचे घराचे मागील सेवागल्लीने उत्तरेकडे 
हसीनाबी कमालऊद्दीन यांचे घरापर्यंत नंतर पुढे हसीनाबी कमालऊद्दीन यांचे घराचे दक्षिणेकडील 
सेवागल्लीने पुर्वेकडे मो.जमील अन्सारी यांचे घरापर्यंत नंतर पुढे मो.जमील अन्सारी यांचे 
घरामागील सेवागल्लीने दक्षिणेकडे अलियार शेख शेख अबरार यांचे घरापर्यंत नंतर 
अलियार शेख शेख अबरार यांचे घरासमोरील रस्त्याने दक्षिणेकडे फेमस बेकरी पर्यंत 
नंतर पुढे पुर्वेकडे रस्त्याने भिम चौका पर्यंत नंतर पुढे पुर्वेकडे भिमचौकातून पुढे अकोट 
अकोला रस्त्यापर्यंत , 


पूर्व- भिम चौकातून येणारा रस्ता व अकोट - अकोला रस्त्याचे संगमापासून रस्त्याने दक्षिणेकडे 

सरळ हनुमान मंदिर ( हनुमान चौक ) पर्यंत तेथून पुढे हनुमान मंदिराचे पश्चिमेकडील 

रस्त्याने मुंबई कोलकत्ता रेल्वेलाईन पर्यंत . 
दक्षिण - हनुमान मंदिर कडून येणारा रस्ता व मुंबई कोलकत्ता रेल्वेलाईनचे संगमापासून पश्चिमेकडे 

मुंबई कलकत्ता रेल्वेलाईनने खंडवा हिंगोली रेल्वे लाईनचे संगमापर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 


३ 


, 


, 


( ) 


( २ ) 


प्र.क्र .३ 


लोकसंख्या 


एकूण- १५५३३ 


अ.जा.- ३७४१ 


अ.ज.- ७ ९ 


अनुसूची - चालू 

( ३ ) 
पश्चिम - खंडवा हिंगोली रेल्वेलाईन व मुंबई कलकत्ता रेल्वेलाईन यांचे संगमापासून खंडवा हिंगोली 

रेल्वेलाईनने उत्तरेकडे खंडवा हिंगोली रेल्वे लाईन व नाल्याचे संगमापर्यंत . 
स्थळ- पुरपिडीत कॉलनी , इंदिरा नगर , रमाबाई आंबेडकर वाडी , सोळाशे प्लॉटचा भाग , अशोक 

नगरचा काही भाग , 
उत्तर- मो.रफीक मो.निहायत यांचे घरामागील सेवागल्ली व सार्वजनिक शौचालयाकडून 

येणा - या 
रस्त्याचे संगमापासून रस्त्याने पुर्वेकडे सार्वजनिक शौचालयापर्यंत तेथून पुढे सार्वजनिक 
शौचालयाचे दक्षिणेकडील इंदिरानगरचे नाल्याने पुर्वेकडे अकोट रोडवरील ताज डी.जे.साऊंड 

सिस्टीम दुकानापर्यंत 
पूर्व- अकोट रस्त्यावरील ताज डी.जे.साऊंड सिस्टीम दुकानापासून दक्षिणेकडे अकोट - अकोला 

रस्त्याने सरळ भिम चौकातून येणारा रस्ता व अकोट - अकोला रस्त्याचे संगमापर्यंत . 
दक्षिण- भिम चौकातून येणारा रस्ता व अकोट - अकोला रस्त्याचे संगमापर्यंत भिम चौकाकडे 

जाणा - या रस्त्याने पश्चिमेकडे सरळ फेमस बेकरी पर्यंत , 
पश्चिम - भिम चौकातून येणा - या रस्त्यावरील फेमस बेकरी पासून पुर्वेकडील रस्त्याने उत्तरेकडे 

अलियार शेख शेख अबरार यांचे घरापर्यंत नंतर शेख अलियार शेख अबरार यांचे 
घरामागील सेवागल्लीने दक्षिणेकडे मो.जमीन अन्सारी यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे मो.जमील 
यांचे घराचे बाजूस नालीने पश्चिमेकडे हसीना बी कमलाऊद्दीने यांचे घरापर्यंत नंतर हसीना 
बी कमलाऊद्दीन यांचे घराचे मागील सेवागल्लीने मो.लुकमान मो.उस्मान यांचे घरापर्यंत 
नंतर पुढे मो.लुकमान मो.उस्मान यांचे घरासमोरील रस्त्याने शेख जमील यांचे घरापर्यंत 

नंतर पुढे शेख जमील यांचे घराचे मागील सेवा गल्लीने मो.रफीक मो.निहायत यांचे घरापर्यंत . 
स्थळ- खरब बु ।। , उमरखेड , उमरी प्र.अकोला , न्यु तापडीया नगर , बापू नगर , शंकर नगर , 

चिखलपुरा , रेल्वे क्वॉर्टर . 
उत्तर गांव खरब बु ।। चे उत्तर पश्चिम कोप - यापासून पूर्वेकडे गांव खरब बु ।। चे उत्तर हद्दीने 

गांव खरब बु ।। च्या उत्तर पूर्व कोप - यापर्यंत . 
पूर्व- गांव खरब बु ।। चे उत्तर पूर्व कोप - यापासून दक्षिणेकडे गांव खरब बु ।। चे पूर्व हद्दीने गांव 

उमरखेड च्या उत्तर हद्दीचे संगमापर्यत पूढे दक्षिणेकडे गांव उमरखेडच्या पूर्व हद्दीने मुंबई 

कलकत्ता रेल्वे लाईन पर्यत . 
दक्षिण- मुंबई कलकत्ता रेल्वे लाईन व उमरी उमरखेड गावाची हद्दीचे संगमापासून पश्चिमेस 

मुंबई कलकत्ता रेल्वे लाईनने सरळ हनुमान चौक हनुमान मंदिरकडून येणारा रस्ता व व 
रेल्वेलाईनचे संगमापर्यंत . 


प्र.क्र . ४ 


लोकसंख्या 


एकूण -१७ ९ १ ९ 


अ.जा.- ८८२३ 


अ.ज.- ५२ ९ 


पश्चिम - हनुमान मंदिरकडून येणारा रस्ता व रेल्वेलाईनचे संगमापासून उत्तरेकडे रस्त्याने हनुमान 

चौक हनुमान मंदिरापर्यंत , तेथून पुढे उत्तरेकडे अकोला - अकोट रस्त्याने सरळ अकोट 
रोडवरील ताज डी.जे.साऊंड सिस्टीम दुकानापर्यंत तेथून पुर्वेकडे अकोट रस्ता ओलांडून 
आपातापा रोडपर्यंत नंतर आपातापा रस्ता ओलांडून पुढे नाल्यापर्यंत नंतर पुढे उत्तरेकडे 

खरब बु ।। चे पश्चिम हद्दीने गांव खरब चे उत्तर पश्चिम कोप - यापर्यत . 
स्थळ - उमरी प्र . बाळापूर 
उत्तर- गांव उमरीचे उत्तर पश्चिम कोप - यापासून पूर्वे कडे गांव उमरीचे उत्तर हद्दीने गांव उमरीचे 

उत्तर - पुर्व कोप - यापर्यंत 
पूर्व- गांव उमरी चे उत्तर - पुर्व कोप - यापासून दक्षिणेकडे गांव उमरी चे पूर्व हद्द व गांव गुडधीची 

पश्चिम हद्दीने गांव उमरीचे दक्षिण - पूर्व कोप - यापर्यंत 


प्र.क्र . ५ 
लोकसंख्या 


- 


एकूण -२०२६२ 


अ.जा. - ३१०० 


अ.ज.- ४८० 


8 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


दक्षिण- गांव उमरीचे दक्षिण पूर्व कोप - यापासून पश्चिमेकडे गांव उमरीच्या दक्षिण हद्दीने खंडवा 

हिंगोली रेल्वेलाईनचे संगमापर्यंत . 


पश्चिम - गांव उमरीची पश्चिम हद्द व खंडवा हिंगोली रेल्वेलाईनचे संगमापासून उत्तरेकडे खंडवा 

हिंगोली रेल्वेलाईनने मुंबई कलकत्ता रेल्वेलाईन पर्यंत रेल्वे लाईन ओलांडून गांव उमरीच्या 
पश्चिम हद्दीने गांव उमरीच्या उत्तर पश्चिम कोप - यापर्यंत . 


- 


प्र.क्र .६ 
लोकसंख्या 


एकूण- १६१३१ 


अ.जा.- ४७०३ 


अ.ज.- ४७७ 


स्थळ - शिवर , गुडधी , कृषी नगरचा काही भाग 
उत्तर- गांव गुडधीचे उत्तर पश्चिम कोप - यापासून पूर्वे कडे गांव गुडधीचे उत्तर हद्दीने गांव गुडधीचे 

उत्तर - पुर्व कोप - यापर्यंत . 
पूर्व- गांव गुडधीचे उत्तर पुर्व कोप - यापासून गांव गुडधीच्या पूर्व हद्दीने राष्ट्रीय महामार्ग क्रं .०६ 

पर्यंत , पुढे राष्ट्रीय महामार्ग क्रं ०६ ने पश्चिमेकडे राष्ट्रीय महामार्ग क्रं .०६ व नविन बायपास 

चे संगमापर्यंत तेथून पुढे नविन बायपासने दक्षिणेकडे कुंभारी रस्त्याचे संगमापर्यंत . 
दक्षिण- कुंभारी रस्ता व नविन बायपास चे संगमापासून पश्चिमेकडे रस्त्याने राष्ट्रीय महामार्ग 

क्रं , ०६ पर्यंत तेथून पुढे राष्ट्रीय महामार्ग क्रं .०६ ने पश्चिमेकडे शकील मोटर्स पर्यंत . 
पश्चिम- राष्ट्रीय महामार्ग क्रं , ०६ वरील शकील मोटर्स पासून उत्तरेकडील रस्त्याने देवानंद लढ्ढा 

यांचे घरापर्यंत पुढे देवानंद लढ्ढा यांचे घराचे उत्तरेकडील रस्त्याने नवनीत अपार्टमेंट पर्यंत , 
तेथून पुढे नवनीत अपार्टमेंटचे मागील सेवागल्लीने पुर्वेकडे संदिप प्रोव्हीजन पर्यंत तेथून पुढे 
संदिप प्रोव्हीजन व ओमप्रकाश जामनीक यांचे इमारतीचे मधील सामाईक हद्दीने व पुढे 
गल्लीने पुर्वेकडे कैलास वानखडे ( नमन किराणा ) पर्यंत , तेथून पुढे नमन किराणा समोरील 
रस्त्याने पुर्वेकडे मधुकर वरघट यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे उत्तरेकडे रस्त्याने स्व.वसंतरावजी 
नाईक चौकातील खाडे टेलर्स यांचे दुकानापर्यंत तेथून पुढे पुर्वेकडे भारत गवई यांचे 
घरापर्यंत , तेथून पुढे उत्तरेकडे न्यु भिम युवक व्यायाम शाळेपर्यंत तेथून पुढे पुर्वेकडे खंडवा 
हिंगोली रेल्वेलाईनपर्यंत , पुढे खंडवा हिंगोली रेल्वेलाईनने उत्तरेकडे खंडवा हिंगोली रेल्वेलाईन 
व संताजी नगर बोर्ड जवळील जिजाऊ वाडा अपार्टमेंट कडून येणा - या रस्त्याचे संगमापर्यंत 
तेथून पुढे पुर्वेस गांव उमरीचे दक्षिण हद्दीने गांव उमरीचे पुर्व - दक्षिण कोप - यापर्यंत तेथून पुढे 

उत्तरेस गांव उमरीचे उत्तर - पूर्व कोप - या पर्यंत . 
स्थळ- अष्टविनायक नगर , वृंदावन नगर , दत्तवाडी , स्टेट बँक कॉलनी , लहान उमरी , खेडकर 

नगर , मोरेश्वर कॉलनी , गजानन पेठ , राऊत वाडी , सावंतवाडी , 
उत्तर- बारा ज्योतीलिंग मंदिराकडून येणारा रस्ता व उमरी रस्त्याचे संगमापासून ( सम्राट बार ) 

उमरी रस्त्याने पुर्वेकडे खंडवा हिगोली रेल्वेलाईनचे संगमापर्यंत . 
पूर्व- उमरी रस्ता व खंडवा हिंगोली रेल्वेलाईन यांच्या संगमापासून दक्षिणेकडे खंडवा हिंगोली 

रेल्वेलाईनने संताजी नगर कडून येणा - या रस्त्याचे संगमापर्यंत . 
दक्षिण- खंडवा हिंगोली रेल्वे लाईन व संताजीनगर रस्ता यांच्या संगमापासून पश्चिमेकडे 

रस्त्याने जिजाऊवाडा अपार्टमेंट पर्यंत पूढे पश्चिमेकडे रस्त्याने श्री पंकज पटेल यांच्या 
घरापर्यंत पूढे रस्त्याने श्री गजानन मानकर यांच्या घरापर्यत पूढे पश्चिमेकडे डॉ . एस . एन . 
पाटील यांचे घरापर्यंत पूढे उत्तरेकडे रणपिसेनगर रस्त्यापर्यंत ( इंद्रजित देशमुख यांचे घर ) 
तेथून पुढे पश्चिमेकडे रणपिसे नगर रस्त्याने अरिहंत एज्युकेशन इन्स्टीट्युट ऑफ सायन्स 
अकोला पर्यंत 


प्र.क्र . ७ 


लोकसंख्या 


एकूण- १७५०४ 
अ.जा.- २४८१ 


अ.ज. - ३०५ 


पश्चिम - अरिहंत एज्युकेशन इन्स्टीट्युट ऑफ सायन्स अकोला पासून पश्चिमेकडे संतोष सलुन 

पर्यंत तेथून पुढे संतोष सलुनचे पश्चिमेकडील रस्त्याने उत्तरेकडे श्री सुरेश निळकंठराव 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 


५ 


, 


, 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


देशपांडे यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे पश्चिमेकडे समर्थ कोचींग क्लास समोरुन पश्चिमेकडे 
रस्त्याने श्री स्वस्त औषधी सेवा जनरीक मेडीकल स्टोअर्स पर्यंत तेथून पुढे श्री मेडीकल 
स्टोअर्सचे पश्चिमेकडील बारा ज्योतीलिंग मंदिर रस्त्याने सरळ उमरी रस्त्याचे संगमापर्यंत ( सम्राट 


बार ) . 


प्र.क्र .८ 
लोकसंख्या 


, 


एकूण -१८६३ ९ 


अ.जा.- २१८१ 


अ.ज.- ५६४ 


स्थळ- जठारपेठ , गड्म प्लॉट प्रसाद कॉलनी , बिर्ला कॉलनी , ज्योती नगर , निबंधे प्लॉट , गुप्ते मार्ग , 

महाजनी प्लॉट , तापडीया नगर . 
उत्तर- मुंबई कलकत्ता रेल्वे लाईन व गड्डम प्लॉट मधून येणारा रस्ता यांचे संगमापासून मुंबई 

कलकत्ता रेल्वे लाईनने पुर्वेकडे खंडवा हिंगोली रेल्वेलाईन व मुंबई कलकत्ता रेल्वे लाईन चे 

संगमापर्यंत . 
पूर्व- खंडवा हिंगोली रेल्वेलाईन व मुंबई कलकत्ता रेल्वे लाईन चे संगमापासून दक्षिणेस खंडवा 

हिंगोली रेल्वेलाईनने उमरी रस्ता व खंडवा हिंगोली रेल्वे लाईनचे संगमापर्यंत . 
दक्षिण - उमरी रस्ता व खंडवा हिंगोली रेल्वे लाईनचे संगमापासून उमरी रस्त्याने पश्चिमेस दुर्गा 

चौकापर्यंत . 


स्थळ 


1 


1 


प्र.क्र . ९ 
लोकसंख्या 


1 


एकूण- १६२७२ 


अ.जा.- २८३२ 


अ.ज. - ५८६ 


पश्चिम - दुर्गा चौकापासून रस्त्याने उत्तरेकडे बिर्लारोडवरील स्टेट बँक ऑफ इंडिया पर्यंत तेथून पुढे 

बिर्ला रोडने पश्चिमेकडे प्रकाश डेली निड्स पर्यंत तेथून पुढे प्रकाश डेली निड्सचे पश्चिमेकडील 
रस्त्याने उत्तरेस मुंबई कलकत्ता रेल्वे लाईन पर्यंत . 

मराठा नगर , रामदास पेठ , भागवतवाडी , गंगाधर प्लॉट , हनुमान बस्ती , माता नगर , 

देशमुख फैल , शेलार फैल , लक्ष्मी ऑईल कंपाऊंड . 
उत्तर- देशमुख फैल मधील कृषीउत्पन्नबाजार समिती कडून येणारा रस्ता व मुंबई कलकत्ता 

रेल्वेलाईन चे संगमापासून पूर्वे कडे मुंबई कलकत्ता रेल्वेलाईनने गड्डम प्लॉट मुख्य रस्त्याच्या 

संगमापर्यंत . 
पूर्व- मुंबई कलकत्ता रेल्वेलाईन व गड्डम प्लॉट मुख्य रस्ता यांच्या संगमापासून दक्षिणेकडे बिरला 

रस्त्यावरील प्रकाश डेली निड्स पर्यंत पूढे कडे बिरला रस्त्याने स्टेट बँक ऑफ इंडिया 

पर्यंत तेथून पुढे दक्षिणेस रस्त्याने दुर्गा चौकापर्यंत . 
दक्षिण - दुर्गा चौकापासून पश्चिमेस रस्त्याने अग्रेसन चौकापर्यंत तेथून पुढे रस्त्याने दक्षिणेस विजय 

भवन ( श्री चवरे यांचे घर ) पर्यंत तेथून पुढे श्री चवरे यंचे घराचे दक्षिणेकडून व अकोला 
क्रिकेट ग्राऊंडचे उत्तर हद्दीने बंदुकवाला शॉप पर्यंत तेथून पुढे बंदुकवाला शॉप पासून 
उत्तरेकडे दिपक चौकापर्यंत ( अल्फा अपार्टमेंट ) तेथून पुढे पश्चिमेस रस्त्याने अकोट स्टॅन्ड 
चौकापर्यंत . 


पश्चिम - अकोट स्टॅन्ड चौकातून उत्तरेकडे रस्त्याने अॅड . गिरीष चांडक यांच्या घरापर्यंत पुढे 

पश्चिमेकडे बादशाह खान चौकापर्यंत पूढे उत्तरेकडे कृषी उत्पन्न बाजार समिती समोरील 
सिध्दार्थ मानवता हॉल पर्यंत तेथून पुढे पश्चिमेकडे रस्त्याने वाल्मिकी आंबेडकर सभागृहापर्यंत 
पुढे उत्तरेकडे रस्त्याने प्रकाश घोगलिया यांच्या घरापर्यंत पुढे पूर्वे कडे संतोष पारोचे यांच्या 

घरापर्यंत पुढे उत्तर रस्त्याने दुर्गा चौक ओलांडून मुंबई कलकत्ता रेल्वेलाईनचे संगमापर्यंत . 
स्थळ- तारफैल , मोहता मिल चाळ , उत्तमचंद प्लॉट , विजय नगर , कृषी उत्पन्न बाजार समिती , 

माळी पुरा , जंगम मठ , गवळी पुरा , मणकर्णा प्लॉट , जाम मोहल्ला फिरदोस कॉलनीचा काही 


1 


प्र.क्र .१० 
लोकसंख्या 


एकूण- १ ९ ४२१ 


भाग . 


अ.जा.- ५ ९ ४४ 


अ.ज. 


४५५ 


उत्तर- मोर्णा नदी व मुंबई कलकत्ता रेल्वेलाईन यांचे संगमापासून पुर्वेस मुंबई कलकत्ता रेल्वेलाईनने 

देशमुख फैल मधील कृषी उत्पन्न्बाजार समिती कडून येणारा रस्ता व मुंबई कलकत्ता 
रेल्वेलाईन चे संगमापर्यंत . 


अ . - एक - अ -२ ( १५४२ ) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


समता 


, 


7 


प्र.क्र . ११ 
लोकसंख्या 


एकूण- १६३३७ 


अ.जा.- ४ ९ १ 


अ.ज.- १३२ 


पूर्व- मुंबई कलकत्ता रेल्वेलाईन व देशमुख फैलाचे दूर्गा चौकाकडून येणारा रस्ता यांच्या 

संगमापासून दक्षिणेकडे रस्त्याने संतोष पारोचे यांच्या घरापर्यंत पूढे पश्चिमेकडील प्रकाश 
घोगलिया यांच्या घरापर्यंत पूढे दक्षिणेकडील रस्त्याने वाल्मिकी आंबेडकर सभागृहापर्यंत पुढे 
पूर्वे कडे रस्त्याने सिध्दार्थ मानवता हॉल पर्यंत तेथून पुढे पश्चिमेकडे रस्त्याने बादशाह खान 
चौकापर्यंत तेथुन पुढे पुर्वेकडे रस्त्याने अॅड . गिरीष चांडक यांच्या घरापर्यंत तेथून पुढे 

दक्षिणेकडे रस्त्याने अकोट स्टॅन्ड चौक ओलांडून आर.बी इन्सुलेटरस दुकानापर्यंत . 
दक्षिण - टिळक रोडवरील आर.बी इन्सुलेटरस दुकानापासून पश्चिमेकडे रस्त्याने माळीपुरा चौकातून 

लक्कडगंज रस्त्याने अकोला फर्निचर पर्यंत तेथून पुढे उत्तरेकडे रस्त्याने गुलाम रसूल यांचे 
घरापर्यंत तेथून पुढे रस्त्याने पश्चिमेस अब्दुल सलीम अब्दुल रहेमान यांचे घरापर्यंत तेथून 
पुढे उत्तरेस रस्त्याने एकबाल उस्मान कासमानी यांचे घरासमोरील नाल्यापर्यंत तेथून पुढे 
पश्चिमेस नाल्याने वहीद खान अय्युब खान यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे उत्तरेस नासीर खान 
यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे पश्चिमेस तपे हनुमान मंदिराकडे जाणा - या रस्त्याने सरळ मोर्णा 

नदीपर्यंत . 
पश्चिम - तपे हनुमान मंदिराकडून येणारा रस्ता व मोर्णा नदीचे संगमापासून उत्तरेकडे मोर्णा नदीचे 

तिराने मुंबई कलकत्ता रेल्वेलाईनचे संगमापर्यंत . 
स्थळ- ज्ञानेश्वर नगर , वानखडे नगर , जोगळेकर प्लॉट , साईनगर , शरीफ नगर , 

विद्यालय चा परिसर , सैलानी नगर , भगतवाडी , नागेवाडी , आरपीटीएस , 
उत्तर- मौजे अक्कलकोट स.नं .१४ ची उत्तर हद्द व मुंबई कोलकत्ता रेल्वे लाईन यांचे संगमापासून 

पुर्वे कडे रेल्वे लाईने आरपीटीएस चे दक्षिण - पश्चिम कोप - या पर्यंत नंतर पुढे उत्तरेकडे 
आरपीटीएसचे पश्चिम हद्दीने व नंतर उत्तर हद्दीने पुढे गांव वाकापूरची उत्तर हद्द व मोर्णा 

नदीचे संगमापर्यंत 
पूर्व- गांव वाकापूर उत्तर हद्द व मोर्णा नदीचे संगमापासून दक्षिणेकडे मोर्णा नदीचे तीराने नंतर 

शाह जुल्फीकार कब्रस्तान कडून येणारा रस्ता व मोर्णा नदीचे संगमापासून कब्रस्तानकडे 
जाणा - या रस्त्याने पश्चिमेकडे शाह जुल्फीकार कब्रस्तान पर्यंत तेथून पुढे कब्रस्तान समोरील 
दक्षिणेकडे नाला ओलांडून दक्षिणेकडे मनिदा किराणा शॉप पर्यंत नंतर पुढे पुर्वेकडे रस्त्याने 
तैफुल किराणा पर्यंत नंतर तैफुल किराणाचे पुर्वेकडील रस्त्याने दक्षिणेकडे नाल्यापर्यंत 
तेथून पुढे पुर्वेकडे सै.समील सै.रहीम यांचे घरापर्यत नंतर सै.समील सै.रहीम यांचे घराचे 
पुर्वेकडील रस्त्याने दक्षिणेकडे अबरार हुसेन यांचे घरापर्यंत नंतर अबरार हुसेन यांचे घराचे 
दक्षिणेकडील रस्त्याने पुर्वेकडे गुलमोहर बिल्डींग पर्यंत नंतर गुलमोर बिल्डींगचे पुर्वेकडील 
रस्त्याने दक्षिणेकडे साई नगरकडून येणा - या रस्त्यावरील नजर मोहम्मद खान याचे घरापर्यंत 
नंतर साई नगरकडून येणा - या रस्त्याने पाण्याचे टाकीचे पूर्व - दक्षिण कोप - या पर्यंत नंतर पुढे 
पाण्याचे टाकीचे उत्तरहद्दीने सलीम मेडीकलवाले यांचे घराचे मागील सेवागल्ली पर्यंत नंतर 
सलीम मेडीकल यांचे घराचे मागून पुर्वेकडे बीबी खातून याकूब अली यांचे घराचे मागील 
सेवागल्लीने कलीमोद्दीने शे.बुढण यांचे घराचे मागील सेवागल्लीपर्यंत नंतर दक्षिणेकडे याच 
सेवागल्लीने श्री . पागृत यांचे घराचे मागील सेवागल्ली पर्यंत ( भोलेनाथ मंदिर पर्यंत ) नंतर 
पुढे गिताई मंगल कार्यालयाचे उत्तर हद्दीने पश्चिमेकडे नंतर गिताई मंगल कार्यालयाचे 
पश्चिम हद्दीने गिताई मंगलकार्यालयाचे पश्चिम - दक्षिण कोप - या पर्यंत नंतर पुढे मंगलकार्यालयाचे 
दक्षिण हद्दीने पुर्वेकडे डाबकी रोडकडून येणा - या रस्त्यापर्यंत नंतर याच रस्त्याने दक्षिणेकडे 

डाबकी रोड पर्यंत ( भरत ऑटोमोबाईल शॉप ) . 
दक्षिण- डाबकी रोडवरील भरत ऑटोमोबाईल शॉप पासून डाबकी रोडने पश्चिमेकडे सरळ 

मोर्णा कॅनालचे संगमापर्यत . 
पश्चिम- मोर्णा कॅनाल व डाबकी रस्ता यांच्या संगमापासून उत्तरेकडे मोर्णा कॅनालने मौजे 

अक्कलकोट स.नं .१४ चे उत्तर हद्द व मुंबई कोलकत्ता रेल्वे लाईन यांचे संगमापर्यत . 


- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 


७ 


, 


, 


अनुसूची - चालू 


( ) 


( २ ) 


( ३ ) 


आश्रय 


1 


प्र.क्र .१२ 
लोकसंख्या 


1 


स्थळ- डाबकी , लंबीनी नगर , तपलाबाद , अक्कलकोट , कसबे अकोला , गजानन नगर , 

नगर , लक्ष्मी नगर , मेहरे नगर , इन्सपेक्टर नगर , सालासार बालाजी मंदिर परिसर . 
उत्तर- गांव वाकापूर चे उत्तर व पश्चिम कोप - या पासून पूर्वे कडे वाकापूरच्या उत्तर हद्दीने मोर्णा 

नदीच्या संगमापर्यत 


एकूण- १७७८८ 


अ.जा.- २८८८ 


अ.ज. 


३६३ 


पूर्व- गांव वाकापूरची उत्तर हद्द व मोर्णा नदीचे संगमापासून दक्षिणेकडे मोर्णा नदीच्या तीराने 

मोर्णा कॅनाल कडून येणा - या नाल्याचे संगमापर्यत पूढे याच नाल्याने पश्चिमेकडे मोर्णा 
कॅनाल पर्यत पूढे दक्षिणेकडे मोर्णा कॅनाल रस्त्याने डाबकी रोड ओलांडून याच मोर्णा 
कॅनालने दक्षिणेकडे श्री गंगतीरे सर यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे श्री गंगतीरे सराचे घराचे 
दक्षिणेकडील रस्त्याने पश्चिमेकडे श्री रामदास सरदार यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे पुर्वेकडील 
रस्त्याने दक्षिणेकडे श्री अरविंद श्रावणजी भिरड यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे श्री भिरड यांचे 
घरासमोरील रस्त्याने पुर्वेकडे हरिओम जेन्टस पार्लरपर्यंत तेथून पुढे मोर्णा कॅनाल रस्त्याने 
दक्षिणेकडे श्री प्रभाकर मोगरे यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे श्री प्रभाकर मोगरे यांचे घराचे 
दक्षिणेकडील रस्त्याने पश्चिमेकडे जाणता राजा चौकपर्यंत तेथून पुढे पश्चिमेकडे श्री प्रफुल 
नवघरे यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे नाल्यापर्यंत तेथून नाल्याने दक्षिणेकडे बाळापूर रोडचे 
संगमापर्यंत तेथून पुढे हॉटेल व्हीएसचे उत्तरेकडील हद्दीने तुलशान गोडाऊन पर्यंत तेथून पुढे 
राष्ट्रीय महामार्ग क्रं . ०६ पर्यंत तेथून पुढे राष्ट्रीय महामार्ग क्रं , ०६ ने पुर्वेकडे दि अकोला 
अर्बन को - ऑप बँक , एपिएमसी शाखा समोरुन येणारा रस्ता व राष्ट्रीय महामार्ग क्रं .०६ चे 
संगमापर्यंत तेथून पुढे दक्षिणेस दि अकोला अर्बन को - ऑप बँक , एपिएमसी शाखेपर्यंत तेथून 
पुढे रस्त्याने पश्चिमेकडे गंगा माता मंदिरापर्यंत तेथून पुढे गंगा माता मंदिरासमोरील रस्त्याने 
दक्षिणेकडे सालासार बालाजी मंदिराकडे जाणा - या रस्त्याने मौजे अकोलाचे उत्तर हद्दीचे 
संगमापर्यंत तेथून पुढे मौजे अकोलाचे उत्तर हद्दीने पुर्वेकडे वाशिम रोडचे संगमापर्यंत तेथून 

पुढे वाशिम रोडने दक्षिणेकडे मौजे अकोला स.न. ०२ दक्षिण - पूर्व कोप - यापर्यंत . 
दक्षिण - वाशिम रोडने मौजे अकोला सं.न , ०२ दक्षिण - पूर्व कोप - यापासून पश्चिमेकडे मौजे अकोलाचे 

दक्षिण हद्दीने मौजे अकोला स.नं .५ ९ चे दक्षिण व पश्चिम कोप - या पर्यत . 


1 


- 


पश्चिम - मौजे अकोलाचे दक्षिण व पश्चिम कोप - यापासून उत्तरेकडे मौजे अकोलाचे पश्चिम हद्दीने 

गांव डाबकी चे दक्षिण हद्दीचे संगमापर्यत पूढे पश्चिमेकडे डाबकी चे दक्षिण हद्दीने मौजे 
डाबकी चे दक्षिण व पश्चिम कोप - या पर्यंत पूढे उत्तरेकडे डाबकी चे उत्तर व पश्चिम कोप - या 
पर्यत पूढे पूर्वे कडे डाबकी चे उत्तर हद्दीने डाबकी च्या उत्तर व पूर्व कोप - या पर्यत पूढे 

उत्तरे कडे सरळ वाकापूर पश्चिम हद्दीने वाकापूरच्या उत्तर व पश्चिम कोप - यापर्यंत . 
स्थळ- गोडबोले प्लॉट , रेणूका नगर , चिंतामणी नगर , सोपीनाथ नगर , भारती प्लॉट , पार्वती नगर , 

भिरडवाडी , वाल्मीकी नगर , रमेश नगर , गणेश नगर , इंदिरा कॉलनी , शिवनगर . 
उत्तर- डाबकी रस्ता व मोर्णा कॅनाल याच्या संगमापासून पूर्वे कडे डाबकी रस्त्याने सरळ मराठा 

हॉटेल पर्यंत . 


प्र.क्र .१३ 
लोकसंख्या 


एकूण- १ ९ ४०१ 
अ.जा. - १८८० 


अ.ज.- ४६८ 


पूर्व- डाबकी रोडवरील मराठा हॉटेलपासून हॉटेलचे पुर्वेकडील रस्त्याने दक्षिणेकडे सरळ 

श्री शामराव तेलगोटे यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे दक्षिणकेडे श्री चंद्रकांत सुरवाडे यांचे 
घरापर्यंत नंतर श्री चंद्रकांत सुरवाडे व श्री भिमराव सिरसाट यांचे घराचे मधून यांचेच घराचे 
मागील रस्त्याने दक्षिणेकडे सार्वजनिक शौचालयापर्यंत नंतर पुढे सार्वजनिक शौचालयासमोरील 
रस्त्याने पुर्वेकडे भांडपुरा पोलीस चौकीकडे जाणा - या रस्त्यापर्यंत तेथून पुढे याच रस्त्याने 
दक्षिणेकडे बाळापूर रोडवरील भांडपुरा पोलीस चौकीपर्यंत . 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 

मे 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


दक्षिण - बाळापूर रोडवरील भांडपुरा पोलीस चौकी पासून बाळापूर रोडने पश्चिमेकडे सरळ 

बाळापूर रोडवरील बालाजी किराणा पर्यंत . 


पश्चिम- -बाळापूर 

रोडवरील बालाजी किराणाचे पश्चिमेकडील रस्त्याने उत्तरेकडे श्री महादेवराव 
देवांग यांचे घरापर्यंत नंतर श्री देवांग यांचे घराचे उत्तरेकडील रस्त्याने पश्चिमेस सरळ 
नाल्यापर्यंत तेथून पुढे उत्तरेकडे नाल्याने प्रफुल नवघरे यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे श्री प्रफुल्ल 
नवघरे यांचे घरासमोरील रस्त्याने पुर्वेकडे जाणता राजा चौकापर्यंत तेथून पुढे पुर्वेकडे 
श्री प्रभाकर मोगरे यांचे घरापर्यंत नंतर श्री प्रभाकर मोगरे यांचे घरासमोरील रस्त्याने 
हरिओम जेन्टस् पार्लर पर्यंत तेथून पुढे हरिओम जेन्टस् पार्लरचे उत्तरेकडील रस्त्याने 
पश्चिमेकडे श्री अरविंद श्रावणजी भिरड यांचे घरापर्यंत नंतर पुढे उत्तरेकडे श्री रामदास 
सरदार यांचे घरापर्यंत नंतर पुढे श्री सरदार यांचे घराचे उत्तरेकडील रस्त्याने पुर्वेकडे 
श्री गंगतीरे सर यांचे घरापर्यंत नंतर श्री गंगतीरे सर यांचे घरासमोरील मोर्णा कॅनालने 
उत्तरेकडे मोर्णा कॅनाल व डाबकी रोडचे संगमापर्यत . 


1 


प्र.क्र .१४ 
लोकसंख्या 


एकूण- १८०४८ 


अ.जा.- ५०८६ 


अ.ज.- ६१ 


स्थळ- भिम नगर , शांती नगर , गुलजारपुरा , चहाचा कारखाना परिसर , ताज नगर , खैर मोहम्मद 

प्लॉट , लक्ष्मी नगर , 
उत्तर- शाह जुल्फीकार कब्रस्तान व मस्जीद समोरील रस्त्याने पुर्वेकडे मोर्णा नदीचे संगमापर्यंत . 
पूर्व- शाह जुल्फीकार कब्रस्तान कडून येणारा रस्ता व मोर्णा नदीचे संगमापासून मोर्णा नदीचे 

पश्चिम तीराने दक्षिणेकडे दगडी पूलाकडे जाणा - या रस्त्याने मोर्णा नदीच्या संगमापर्यत . 
दक्षिण - दगडी पूलाकडे जाणा - या रस्त्याने मोर्णा नदीच्या संगमापासून पश्चिमेकडे भिम चौकापर्यंत 

तेथून पुढे सार्वजनिक शौचालयाचे समोरील रस्त्याने दक्षिणेकडे श्रीवास्तव चौक पर्यंत नंतर 
पुढे श्रीवास्तव चौकातून डाबकी रोडने पश्चिमेकडे डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मैदानाचे 

दक्षिण - पश्चिम कोप - यापर्यंत ( भरत ऑटोमोबाईल ) . 
पश्चिम - डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मैदानाचे पश्चिम हद्दीचे रस्त्याने उत्तरेकडे गिताई मंगलकार्यालया 

पर्यंत नंतर पुढे गिताई मंगल कार्यालयाचे दक्षिण हद्दीने नंतर पश्चिम हद्दीने उत्तर पश्चिम 
कोप - यापर्यंत नंतर पुढे गिताई मंगलकार्यालयाचे उत्तर हद्दीने श्री पागृत यांचे घराचे मागील 
सेवागल्ली पर्यंत ( भोलेनाथ मंदिर ) नंतर याच सेवागल्लीने उत्तरेकडे कलीमोद्दीने शेख बुडन 
यांचे घराचे मागील सेवागल्ली पर्यंत नंतर याच सेवागल्लीने पश्चिमेकडे बीवी खातून याकूब 
अली यांचे घराचे मागील सेवागल्ली पर्यत तेथून पुढे सलीम मेडीकलवाले यांचे घराचे 
मागील सेवागल्ली पर्यंत तेथून पुढे दक्षिणकडे पाण्याचे टाकीपर्यंत नंतर पाण्याच्या टाकीच्या 
उत्तर हद्दीने उत्तर - पूर्व कोप - यापर्यंत नंतर पुढे पाण्याच्या टाकीचे पूर्व हद्दीने दक्षिणेकडे 
रस्त्यापर्यंत तिथून पुढे रस्त्याने पश्चिमेकडे नजर मोहम्मद खान यांच्या घरापर्यंत नंतर पुढे 
नजर मोहम्मद खान यांच्या घराचे पुर्वकडील रस्त्याने उत्तरेकडे गुलमोहर बिल्डिंग पर्यंत 
नंतर गुलमोहर बिल्डींगच्या उत्तरेकडील रस्त्याने पश्चिमेकडे अब्रार हुसेन यांच्या घरापर्यंत 
नंतर अब्रार हुसेन यांच्या घराचे पश्चिमेकडील रस्त्याने उत्तरेकडे सैय्यद सलीम सैय्यद 
रहीम यांच्या घरापर्यंत तेथून पुढे सैय्यद सलीम सैय्यद रहीम यांच्या घराचे उत्तरेकडील 
रस्त्याने पश्चिमेकडे नाल्यापर्यंत नंतर नाल्याने उत्तरेकडे तैफुल किराणा शॉप पर्यंत तेथून 
पुढे तैफुल किराणाचे उत्तरेकडील रस्त्याने मदिना किराणा शॉप पर्यंत नंतर मदिना किराणा 
शॉप चे रस्त्याने कब्रस्तान कडे जाणा - या रस्त्याने सरळ उत्तरेकडे शाह जुल्फकार कब्रस्तान 
मस्जीद पर्यंत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 


९ 


, 


, 


अनुसूची - चालू 


( २ ) 


( ३ ) 


प्र.क्र .१५ 
लोकसंख्या 


1 


एकूण- १७४५१ 


अ.जा.- ३८२ 


अ.ज.- ७३ 


स्थळ- काळामारोती मंदिर परिसर , अगरवेस , जयहिंद चौक , गणपती गल्ली , मुंगसाजी महाराज 
मंदिर परिसर , शिवाजी नगर , शिवचरणपेठ , खिडकी पुरा , कोमटीपुरा 

, 
उत्तर- डाबकी रोडवरील भरत ऑटोमोबाईलपासून रस्त्याने पूर्वे कडे डाबकी रस्त्याने श्रीवास्तव 

चौकापर्यंत पूढे उत्तरेकडे रस्त्याने भिमनगर चौकापर्यत पूढे दगडी पूलाकडे जाणा - या 

रस्त्याने मोर्णा नदीच्या संगमापर्यत 
पूर्व- दगडी पूल व मोर्णा नदीचे संगमापासून दक्षिणेकडे मोर्णा नदीने लोखंडी पूलापर्यंत तेथून पुढे 

मोर्णा नदीने राजराजेश्वर सेतू पर्यंत . 
दक्षिण - राजराजेश्वर सेतू व मोर्णा नदीच्या संगमापासून पश्चिमेकडे रस्त्याने किल्ला चौकापर्यंत 
तेथून पुढे किल्ला चौकातून पश्चिमेकडे बाळापूर रस्त्याने भांडपुरा पोलीस चौकी पर्यंत . 

रोडवरील भांडपुरा पोलीस चौकी पासून उत्तरेकडील रस्त्याने सरळ सार्वजनिक 
शौचालयाकडून येणा - या रस्त्याने पश्चिमेकडे श्री भिमराव सिरसाट यांचे घरापर्यंत तेथून 
पुढे श्री भिमराव सिरसाट व चंद्रकांत सुरवाडे यांचे घराचे मधून पश्चिमेकडे श्री सुरवाडे 
यांचे घराचे समोरील रस्त्याने उत्तरेकडे श्री शामराव तेलगोटे यांचे घरापर्यंत तेथनू पुढे 
श्री तेलगोटे यांचे घराचे पुर्वेकडील रस्त्याने उत्तरेकडे डाबकी रोडवरील भरत ऑटोमोबाईल 
पर्यंत . 


पश्चिम - बाळापूर 


प्र.क्र .१६ 
लोकसंख्या 


एकूण- १६३०६ 


अ.जा.- ३ ९९ 


अ.ज. 


१५ ९ 


स्थळ- नाजूक नगर , गोरक्षण झोपडपट्टी , फिरदोस कॉलनीचा काही भाग , लहरीया प्लॉट , रायली 

जिन , सावतराम चाळ , रिगल टॉकीज परिसर , शालीन टॉकीज परिसर 
उत्तर- मोर्णा नदी व तपे हनुमान मंदिराकडून येणारा रस्ता चे संगमापासून पुर्वेकडे तपे हनुमान 

मंदिर रस्त्याने नासीर खान यांचे घरापर्यंत नासीर खान यांचे घरापासून रस्त्याने दक्षिणेकडे 
वहीद खान अय्युब खान यांचे घरामागील नाल्याने एकबाल उस्मान कासमानी घरापर्यंत 
तेथून पुढे दक्षिणेस रस्त्याने अब्दुल सलीन अब्दुल रहेमान यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे रस्त्याने 
पुर्वेस गुलाम रसूल यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे दक्षिणेस रस्त्याने लक्कडगंज रस्त्यावरील 
अकोला फर्निचर पर्यंत तेथून पुढे पुर्वेस माळीपुरा चौक ओलांडून टिळक रस्त्यावरील 

आर.बी इन्सुलेटरस् दुकानापर्यंत . 
पूर्व- माळी 

पुरा चौकातून येणारा रस्ता व टिळक रोड यांचे संगमावरील आर.बी इन्सुलेटरस् 
दुकानापासून दक्षिणेकडे टिळकरोडने सिटी कोतवाली चौकापर्यंत 
दक्षिण - सिटी कोतवाली चौकापासून पश्चिमेकडे मोर्णा नदीचे संगमापर्यंत . 
पश्चिम - लोखंडी पुल व मोर्णा नदीचे संगमापासून उत्तरेकडे मोर्णा नदीचे तीराने मोर्णा नदी व तपे 

हनुमान मंदिराकडून येणारा रस्ता चे संगमापर्यंत . 
स्थळ- काला चबुतरा , मोहम्मद अली रोड , ताजनापेठ , पिंजारी गल्ली , मोमीनपुरा , तेली 

पुरा , 
ईराणी झोपडपट्टी , फत्ते चौक , खारी बावडी 
उत्तर- अकोट स्टॅन्ड चौकातून पुर्वेकडे रेडक्रॉस समोरुन सुभाष चौक ओलांडून दिपक चौकापर्यंत 

( अल्फा टावर ) तेथून पुढे दक्षिणेस बंदुकवाला शॉप पर्यंत तेथून पुढे पुर्वेस अकोला क्रिकेट 

क्लब मैदानाचे उत्तर हद्दीने रेल्वे स्टेशन रोडवरील विजय भवन ( श्री चौरे यांचे घर ) पर्यंत 
पूर्व- स्टेशन रोडवरील विजय भवन ( श्री चौरे यांचे घर ) पासून दक्षिणेकडे नविन बस स्टॅन्ड 

चौका पर्यंत . ( मदनलाल धिंग्रा चौक ) 
दक्षिण- बस स्टॅन्ड चौका ( मदनलाल धिंग्रा चौक ) पासून पश्चिमेकडे गांधी रोडने सिटी 

कोतवाली चौकापर्यंत . 


प्र.क्र .१७ 
लोकसंख्या 


एकूण- १७८७२ 


अ.जा.- १६५ 


अ.ज.- १४ 


पश्चिम- सिटी कोतवाली चौकापासून उत्तरेकडे टिळक रोडने अकोट स्टॅन्ड चौका पर्यंत , 


अ . - एक - अ -३ ( १५४२ ) . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 

मे 


अनुसूची - चालू 


( २ ) 


( ३ ) 


7 


7 


प्र.क्र .१८ 
लोकसंख्या 


स्थळ- रतनलाल प्लॉट , रणपिसे नगर , पत्रकार कॉलनी , राम नगर , महसूल कॉलनी , आंबेडकर 

नगर , रुख्मीनी नगर , श्रावगी प्लॉट , भागवत प्लॉट , संगवी वाडी , चवरे प्लॉट 
उत्तर- रेल्वे स्टेशन रोडवरील महाराजा अग्रसेन चौकापासून पुर्वेकडे रस्त्याने दुर्गा चौक ओलांडून 

उमरीकडे जाणा - या रस्त्याने सम्राट बार पर्यंत 


एकूण- १६८४४ 


अ.जा.- २६६८ 


अ.ज.- २ ९ ३ 


पूर्व 


उमरी रस्त्यावरील सम्राट बार पासून बारा ज्यातिर्लिंग कडे जाणा - या रस्त्याने दक्षिणेकडे 
श्री स्वस्त औषधी सेवा जनरीक मेडीकल स्टोअर्स पर्यंत तेथून पुढे पुर्वेस समर्थ कोचींग 
क्लास समोरुन श्री सुरेश निळकंठराव देशपांडे यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे दक्षिणेस संतोष 
सलुन पर्यंत तेथून पुढे रस्त्याने पुर्वेस अरिहंत एज्युकेशन इन्सटिट्युट ऑफ सायन्स अकोला 
पर्यंत . 


दक्षिण - रणपिसे नगर रस्त्यावरील अरिहंत एज्युकेशन इन्सटिट्युट ऑफ सायन्स अकोला पासून 

पश्चिमेकडे याच रस्त्याने सिव्हील लाईन चौकापर्यंत तेथून पुढे दक्षिणेस नेहरु पार्क 

चौकापर्यंत तेथून पुढे पश्चिमेस डेल्टा शोरुम समोरुन अशोकवाटीका चौका पर्यंत . 
पश्चिम - अशोकवाटीका चौकापासून उत्तरेस रेल्वे स्टेशन रस्त्याने सरळ महाराजा अग्रसेन चौका 


पर्यंत . 


1 


1 


प्र.क्र .१ ९ 
लोकसंख्या 


एकूण- १८८८३ 


स्थळ- कृषी नगर भाग , जवाहर नगर , गोकुळ कॉलनी , सुधीर कॉलनी , मुकुंद नगर , शास्त्री नगर , 

अमानखाँ प्लॉट , तोष्णीवाल लेआऊट , लाला लजपतराय सोसायटी , 
उत्तर- सिव्हील लाईन चौक पासून पूर्वेकडे रणपिसे नगर रस्त्याने याच रस्त्यावरील श्री . इंद्रजित 

देशमुख यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे दक्षिणेस रस्त्याने डॉ . एस . एन . पाटील यांचे घरापर्यंत 
तेथून पुढे पुर्वेस श्री गजानन मानकर यांच्या घरापर्यंत तेथून पुढे श्री पंकज पटेल यांच्या 
घरापर्यंत तेथून पुढे पुर्वेकडे जिजाऊवाडा अपार्टमेंट पर्यंत तेथून रस्त्याने खंडवा हिंगोली रेल्वे 
लाईनचे संगमापर्यंत 


अ.जा.- ५३ ९ ७ 


अ.ज.- ३२२ 


पूर्व- खंडवा हिंगोली रेल्वे लाईन व संताजीनगर रस्ता यांच्या संगमापासून दक्षिणेकडे खंडवा 

हिंगोली रेल्वे लाईनने न्यु भिम युवक व्यायाम शाळेकडून येणा - या रस्त्याचे संगमापर्यंत 
तेथून पुढे पश्चिमेस न्यु भिम युवक व्यायाम शाळेपर्यंत तेथून पुढे दक्षिणेस रस्त्याने भरत 
गवई यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे पश्चिमेस रस्त्याने स्व.वसंतरावजी नाईक चौकातील खाडे 
टेलर्स यांचे दुकानापर्यंत तेथून पुढे दक्षिणेस मधुकर वरघट यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे 
पश्चिमेस नमन किराणा ( कैलास वानखडे ) पर्यंत तेथून पुढे नमन किराणाचे मागील 
सेवागल्लीने व पुढे संदिप प्रोव्हीजन व ओमप्रकाश जामनीक यांचे इमारतीचे मधील सामाईक 
हद्दीने दक्षिणेकडे कृषी नगर मुख्य रस्ता ओलांडून नवनीत अपार्टमेंट मागील सेवागल्लीने 
नवनीत अपार्टमेंट पर्यंत नवनीत अपार्टमेंटचे पश्चिमे हद्दीने नवनित अपार्टमेंटचे समोरील 
रस्त्यापर्यंत तेथून पुढे पुर्वेस श्री . देवानंद लढ्ढा यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे दक्षिणेस रस्त्याने 

राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ०६ वरील शकील मोटर्स पर्यंत . 
दक्षिण - राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ०६ वरील शकील मोटर्स पासून पश्चिमेकडे रस्त्याने नेहरुपार्क 

चौकापर्यंत . 


व 


प्र.क्र .२० 
लोकसंख्या 


पश्चिम - नेहरु पार्क चौकातून उत्तरेकडे रस्त्याने सिव्हील लाईन चौकापर्यंत . 
स्थळ- शिवणी , मलकापूरचा काही भाग 
उत्तर- राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ०६ व खंडवा हिंगोली रेल्वे लाईनचे संगमापासून राष्ट्रीय महामार्ग 

क्र , ०६ ने पुर्वेकडे सुलाई बुध्द विहार पर्यंत तेथून पुढे कुंभारी रस्त्याने नविन बायपास चे 
संगमापर्यंत पुढे बायपास ओलांडून मौजे शिवणी स.नं .५ ९ च्या उत्तर - पश्चिम कोप - यापर्यंत 


एकूण- १६०४२ 


अ.जा.- ५ ९ ४० 


अ.ज.- १५३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 


११ 


, 


, 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 
पुढे मौजे शिवणी स.नं .५ ९ च्या पुर्व हद्दीने तेथून पुढे दक्षिण हद्दीने मौजे शिवणी स.नं. ३१ 

च्या पुर्व - उत्तर कोप - यापर्यंत . 
पूर्व- मौजे शिवणी स.नं .३१ च्या पुर्व - उत्तर कोप - यापासून दक्षिणेकडे मौजे शिवणी स.नं .३१ च्या 

पुर्व हद्दीने मौजे शिवणी स.नं .३१ च्या दक्षिणे - पुर्व कोप - या पर्यंत तेथून पुढे मौजे शिवणी 
स.नं .३१ च्या दक्षिण हद्दीने मौजे शिवणी स.नं. ३२ चे पुर्व हद्दीचे संगमापर्यंत तेथून पुढे 
दक्षिणेकडे मौजे शिवणी स.नं .३२ च्या पुर्व हद्दीने मौजे शिवणी स.नं .३२ च्या दक्षिण - पुर्व 
कोप - यापर्यंत तेथून पुढे मौजे शिवणी स.नं .३२ , ९ ७ च्या दक्षिण हद्दीने मौजे शिवणी स.नं.९ ६ 
च्या पुर्व हद्दीपर्यंत तेथून पुढे मौजे शिवणी स.नं.९ ६,८४ च्या पुर्व हद्दीने मौजे शिवणी 
स.नं .८२ च्या उत्तर हद्दीपर्यंत तेथून पुढे मौजे शिवणी स.नं .८२ च्या उत्तर त्यानंतर पुर्व हद्दीने 
खंडवा हिंगोली रेल्वे लाईन पर्यंत तेथून पुढे खंडवा हिंगोली रेल्वे लाईनने दक्षिणेकडे खंडवा 
हिंगोली रेल्वे लाईन व यवता रस्त्याचे संगमापर्यंत . 


दक्षिण - खंडवा हिंगोली रेल्वे लाईन व येवता रस्त्याचे संगमापासून पश्चिमेकडे येवता रस्त्याने 

नविन बायपासचे संगमापर्यंत तेथून पुढे उत्तरेकडे नविन बायपासने खंडवा हिंगोली रेल्वे 
लाईनचे संगमापर्यंत तेथून पुढे खंडवा हिंगोली रेल्वे लाईनने येवता रोडवरील 

न्यु 

गणेश 
भाजी भंडार व जनरल स्टोअर्स कडून येणा - या रस्त्याचे संगमापर्यंत , तेथून पुढे दक्षिणेकडे 

रस्त्याने येवता रस्त्यावरील न्यु गणेश भाजी भंडार व जनरल स्टोअर्स पर्यंत . 
पश्चिम - येवता रस्त्यावरील न्यु गणेश भाजी भंडार व जनरल स्टोअर्स पासून रस्त्याने पश्चिमेकडे 

गणेश सुपर बाजार पर्यंत , तेथून पुढे गणेश सुपर बाजारचे पुर्वबाजूने सरळ उत्तरेकडे खंडवा 
हिंगोली रेल्वे लाईनर्यंत , तेथून पुढे पश्चिमेकडे खंडवा हिंगोली रेल्वे लाईनने राष्ट्रीय 
महामार्ग क्रं .०६ चे संगमापर्यंत . 


स्थळ- केशव नगर , वर्धमान नगर , रवि नगर , माधव नगर , विद्युत कॉलनी , आझाद कॉलनी , 

कपिल वस्तु नगर 


1 


, 


प्र.क्र . २१ 
लोकसंख्या 


1 


एकूण- १६१८२ 


अ.जा.- १ ९ ५२ 


अ.ज.- ४१७ 


1 


उत्तर- मंगरुळपिर रोडवरील राऊत प्रोव्हीजन पासून आझाद कॉलनीकडे जाणा - या रस्त्याने याच 

रस्त्यावरील विठ्ठल - रुख्मीणी अपार्टमेंट ० ९ पर्यंत तेथून पुढे नाल्या - नाल्याने श्रावस्ती सार्वजनिक 
वाचनालय पर्यंत , तेथून पुढे पुर्वेकडे साई ड्रायक्लिनर पर्यंत नंतर पुढे श्री कोचिंग क्लासेसचे 

हद्दीने शिवराज अपार्टमेंट पर्यंत तेथून पुढे रस्त्याने उत्तरेकडे समाई अपार्टमेंटपर्यंत तेथून 
पुढे रस्त्याने पश्चिमेकडे श्री अतुल आलेगांवकर यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे उत्तरेकडे 
गोरक्षण रस्त्यावरील जगदंबा माता प्रवेश व्दारा पर्यंत तेथून पुढे गोरक्षण रोडने पश्चिमेकडे 
निशांत मल्टीस्टेट को.ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि.पर्यंत तेथून पुढे उत्तरेकडे श्री केशवराव 
गांवडे यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे श्री केशवराव गावंडे यांचे घरापासून रस्त्याने श्रीरंग 
अपार्टमेंट पर्यंत , तेथून पुढे श्री गजानन महाराज मंदिरा समोरुन येणा - या रस्त्यावरील 
श्री पुंडलीक नामदेव खर्चे यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे रस्त्याने श्री गजानन महाराज मंदिरापर्यंत 
नंतर पुढे दक्षिणेकडे श्री प्रफुल काळे ( आराध्या इंटरनेट कॅफे ) पर्यंत तेथून पुढे 
श्री जे.एम.देवकर यांचे घरापर्यंत नंतर पुढे श्री देवकर यांचे घराचे उत्तरेकडून येणारी सरळ 
रेषा व खंडवा हिंगोली रेल्वेलाईनचे संगमापार्यंत 


पूर्व- श्री . देवकर यांचे घराचे उत्तरेकडून येणारी सरळ रेषा व खंडवा हिंगोली रेल्वेलाईनचे 

संगमापासून खंडवा हिंगोली रेल्वेलाईनने दक्षिणेकडे गोपाल सुरप शॉपीचे दक्षिणेकडील 
हद्दीने येणारी सरळ रेषा यांचे संगमापर्यंत . 


दक्षिण- खंडवा हिंगोली रेल्वेलाईन व गोपाल सुरप शॉपीचे दक्षिणेकडील हद्दीने येणारी सरळ रेषा 

यांचे संगमापासून येवता रोडवरील गोपाल सुरप शॉपी पर्यंत तेथून पुढे येवता रोडने 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


उत्तरेकडे एमराल्ड हाईट्स पर्यंत तेथून पुढे एमराल्ड हाईट्सचे उत्तर हद्दीने श्री गणेश सोळंके 
यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे पश्चिमेकडे प्रा.प्रेमसिंग चव्हाण व श्री ठाकुरमल दलपत चव्हाण 
यांचे घराचे मधून जाणा - या सेवागल्लीने श्री संतोष महल्ले यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे सरळ 
याच सेवागल्लीने श्री पदमाकर पातोंड यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे याच सेवागल्लीने श्री कमल 
गिरी व श्री शिवाजी भरणे यांचे घरामधील सेवागल्लीने तसेच ओमकार पॅलेस ०२ जवळून 
टीटीएन कॉलेज समोरील रस्त्यापर्यंत तेथून पुढे उत्तरेकडे रस्त्याने श्री विजय भंडाळे यांचे 
घरापर्यंत तेथून पुढे पश्चिमेकडे रस्त्याने श्री जितेंद्र चंद्रकांत हेडाऊ यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे 
सरळ रस्त्याने नाल्यापर्यंत ( श्री . ए . ए . रुले यांचे घर ) तेथून पुढे पश्चिमेकडे नाल्याने 
मंगरुळपिर रोडचे संगमापर्यंत . 


पश्चिम- मंगरुळपिर रस्ता व श्री . ए.ए.रुले यांचे घरापासून येणा - या नाल्याचे संगमापासून 

मंगरुळपिर रोडने उत्तरेकडे रिजनल वर्कशॉपचे उत्तर व पूर्व कोप - यापर्यत तेथून पुढे श्री . मोरेश्वर 
देशमुख यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे नाला ओलांडून प्राध्यापक नरेद्र बुजरुक यांचे घरापर्यंत 
तेथून पुढे रस्त्याने उत्तरेकडे रिंग रोडवरील वसंत मेडीकल पर्यंत तेथून पुढे रिंगरोडने 
कौलखेड चौकापर्यंत उत्तरेकडे मंगरुळपिर रस्त्याने राऊत किराणा प्रोव्हीजन पर्यंत . 


1 


, 


प्र.क्र . २२ 
लोकसंख्या 


स्थळ- आदर्श कॉलनी , नगरपरिषद कॉलनी , सहकार नगर , किर्ती नगर , रामी हेरीटेज , विद्या नगर , 

काँग्रेस नगर , व्हीएचबी कॉलनी , युसुफअली खदान , दत्त कॉलनी , लक्ष्मीनगर , हिराबाई 
प्लॉट , संभाजीनगर , विजय हाऊसिंग कॉलनी . 


एकूण- १ ९ ५०६ 
अ.जा.- २२४७ 


अ.ज.- ३ ९ ४ 


उत्तर- मंगरुळपिर रस्ता व गोरक्षण रस्त्याकडे जाणा - या रस्त्याचे संगमावरील 

न्यु आदर्श 

सलून 
पासून पुर्वेकडे संत निरंकारी सत्संग भवन पर्यंत तेथून पुढे दक्षिणेकडे कमलकुंज अपार्टमेंट 
पर्यंत तेथून पुढे अपार्टमेंट समोरील रस्त्याने पुर्वेकडे शामकुमार रामनाणी यांचे घराचे 
मागील हद्दी पर्यंत तेथून पुढे रस्त्याने दक्षिणेकडे श्री अशोक फोकमारे यांचे घरापर्यंत तेथून 
पुढे पुर्वेकडे श्री . अजय झडपे यांचे घरापर्यंत पुढे उत्तरेकडे रामेश्वर बळीराम मसने यांचे 
घरापर्यंत नंतर श्री . मसने यांचे घराचे सेवागल्लीने पुर्वेकडे राणूअप्पा चौधरी यांचे घरापर्यंत 
तेथून पुढे उत्तरेकडे संजय सुपर मार्ट पर्यंत तेथून पुढे गोरक्षण रोडकडे जाणा - या रस्त्याने 
पुर्वेकडे गोरक्षण रोड ओलांडून सरळ रस्त्याने राष्ट्रीय महामार्गावरील हायवे आर्यन डेपो 
पर्यंत , राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ६ वरील हायवे आर्यन डेपो पासून दक्षिणेकडे राष्ट्रीय महामार्ग 
६ ने जय भवानी मटन - चिकन शॉप ( राहुल पवार यांचे घर ) पर्यंत तेथून उत्तरेकडे 
अॅड . विशाल रमेश पोहरे यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे रस्त्याने पुर्वेकडे खंडवा हिंगोली रेल्वे 
लाईन पर्यंत 


पूर्व- खंडवा हिंगोली रेल्वेलाईन व अॅड . विशाल रमेश पोहरे यांचे घराकडून येणा - या रस्त्याचे 

संगमापासून दक्षिणेकडे खंडवा हिंगोली रेल्वेलाईनने श्री जे.एम.देवकर यांचे घराचे उत्तरेकडून 
येणा - या सरळ रेषा व खंडवा हिंगोली रेल्वेलाईनचे संगमापर्यंत . 


दक्षिण- श्री . जे.एम.देवकर यांचे घराचे उत्तरेकडून येणा - या सरळ रेषा व खंडवा हिंगोली 

रेल्वेलाईनचे संगमापासून श्री देवकर यांचे घरासमोरील रस्त्या पर्यंत तेथून पुढे रस्त्याने ने 
श्री प्रफुल काळे ( आराध्या इंटरनेट कॅफे ) पर्यंत , पुढे उत्तरेकडे श्री . गजानन महाराज मंदिर 
पर्यंत , तेथून पुढे दक्षिणेकडे श्री , गजानन महाराज मंदिरा समोरुन श्री . पुंडलीक नामदेव खर्चे 
यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे रस्त्याने श्रीरंग अपार्टमेंट पर्यंत , तेथून पुढे गोरक्षण रोडकडे 
जाणा - या रस्त्यावरील श्री . केशवराव गावंडे यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे याच रस्त्याने 
गोरक्षण रोडवरील निशांत मल्टीस्टेट को.ऑप.क्रेडीट सोसायटी लि.पर्यंत तेथून पुढे 
गोरक्षण रस्त्याने पुर्वेकडे जगदंबा माता मंदिर प्रवेश व्दार पर्यंत , तेथून पुढे या प्रवेश 
व्दारातून जाणा - या रस्त्याने दक्षिणेकडे श्री . अतुल आलेगांवकर यांचे घरापर्यंत , श्री अतुल 


7 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 


१३ 


, 


, 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


प्र.क्र .२३ 


लोकसंख्या 


एकूण- १ ९ ११८ 


अ.जा. ३१११ 


अ.ज. ३ ९ ५ 


आलेगांवकर यांचे घरापासून रस्त्याने पुर्वेकडे रामाई अपार्टमेंट पर्यंत , तेथून पुढे रस्त्याने 
दक्षिणेकडे शिवराज अपार्टमेंट पर्यंत , तेथून पुढे श्री . कोचिंग क्लासेसचे पश्चिम हद्दीने साई 
ड्रायक्लिनर पर्यंत तेथून पुढे श्रावस्ती सार्वजनिक वाचनालय पर्यंत , तेथून पुढे आझाद 
कॉलनीकडे जाणा - या नाल्याने मंगरुळपिर रोडकडे जाणा - या रस्त्यावरील विठ्ठल - रुख्मीणी 

अपार्टमेंट ० ९ पर्यंत तेथून पुढे सरळ रस्त्याने मंगरुळपिर रोडवरील राऊत प्रोव्हीजन पर्यंत . 
श्चिम - मंगरुळपिर रोडवरील राऊत प्रोव्हीजन पासून पश्चिमेकडे मंगरुळपिर रस्त्याने याच 

रस्त्यावरील न्यु आदर्श सलून पर्यंत . 
स्थळ- सिंधी कॅम्प पक्की खोली , सिंधी कॅम्प कच्ची खोली , कैलास टेकडी , निमवाडी महात्मा फुले नगर भाग . 
उत्तर- मोर्णा नदी व राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ६ चे संगमापासून राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ६ ने दक्षता नगर 

चौकापर्यत , तेथून पुढे पुर्वेकडे राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ६ ने श्री . राजेंद्र राठी तेथून पुढे 
श्री . राजेंद्र राठी यांचे घराचे सेवागल्लीने दक्षिणेकडे गोरक्षण रोडवरील मुरारी ऑटोमोबाईल 
अॅन्ड सहीसींग सेंटरपर्यंत पूढे उत्तरेकडे रस्त्याने गौरक्षण मार्गाने राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ६ चे 

संगमापर्यत ( डेल्टा टिव्हीएस शो रुम ) 
पूर्व- राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ६ वरील डेल्टा टिव्हीएस शो रुम पासून पुर्वेकडे राष्ट्रीय महामार्ग 

क्र . ६ ने नेहरु पार्क चौक ओलांडून यांच रस्त्यावरील हायवे आर्यन डेपो पर्यंत 
दक्षिण - राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ६ वरील हायवे आर्यन डेपो पासून दक्षिणेकडे गोरक्षण रस्त्यापर्यंत , 

गोरक्षण रस्ता ओलांडून सिंधी कॅम्पकडे जाणा - या रस्त्याने यांच रस्त्यावरील संजय सुपर 
मार्ट पर्यंत तेथून पुढे दक्षिणेकडे राणू अप्पा चौधरी यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे राणू अप्पा 
चौधरी यांचे घराचे मागील सेवागल्लीने श्री रामेश्वर बळीराम मसने यांचे घरापर्यंत तेथून 
पुढे रस्त्याने दक्षिणेकडे श्री . अजय झडपे यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे श्री . झडपे यांचे 
घरासमोरील रस्त्याने श्री . अशोक फोकमारे यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे श्री , फोकमारे यांचे 
घरापासून पश्चिमेकडे श्री . शामकुमार रामनाणी यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे श्री . रामनाणी 
यांचे घराचे मागील रस्त्याने पश्चिमेकडे कमलकुंज अपार्टमेंटपर्यंत तेथून पुढे अपार्टमेंटचे 
पुर्वेकडील रस्त्याने उत्तरेकडे संत निरंकारी सत्संग भवनचे समोरील रस्त्यापर्यंत तेथून पुढे 
( न्यु आदर्श सलून ) मरुळपिर रोड पर्यंत , तेथून पुढे उत्तरेकडे मंगरुळपिर रस्त्याने राजेश 
हार्डवेअर पर्यंत तेथून पुढे राजेश हार्डवेअरचे उत्तरेकडील रस्त्याने पश्चिमेकडे श्री . जमुनादास 
सबवाणी यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे श्री . सबवाणी यांचे घराचे पश्चिमेकडील रस्त्याने 
दक्षिणेस सरळ श्री संजय थावरानी यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे श्री . थावरानी यांचे घराचे 
दक्षिणेकडील रस्त्याने सरळ शिवलहरी चौकातील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यापर्यंत 
तेथून पुढे दक्षिणेकेडे रस्त्याने व नंतर श्री . संजय सोळंके व दिपक काशीकर यांचे घराचे 
सामाईक हद्दीने नंतर नालीने ( श्री . शंकरराव तुकाराम कोरडे यांचे घरापर्यंत ) मोठ्या नाल्यापर्यंत , 
नंतर नाल्याने पश्चिमेकडे गुंजन पिठ गिरणी पर्यंत तेथून पुढे सरळ पश्चिमेकडे रस्त्याने 

श्री . आनंदराव अरखराव यांचे घरासमोरुन हा रस्ता व मोर्णा नदीचा पूर्व किनाराचे संगमापर्यंत . 
पश्चिम - मोर्णा नदीचा पुर्व किनारा व श्री . आनंदराव अरखराव यांचे घरासमोरुन येणा - या रस्त्याचे 

संगमापासून मोर्णा नदीचे पुर्व किनाराने उत्तरेकडे मोर्णा नदी व राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ६ चे 
संगमापर्यंत . 


1 


प्र.क्र . २४ 
लोकसंख्या 


1 


स्थळ- खोलेश्वर , रजपुतपुरा , राधाकिसन प्लॉट , राधे नगर , मंगलवारा , अनिकट पोलीस लाईन , 

नवरंग सोसायटी , जुना आळशी प्लॉट , नविन आळशी प्लॉट . 
उत्तर- मोर्णा नदी व लोखंडी पुलाचे संगमापासून पुर्वेकडे गांधी रोडने बस स्थानक चौकापर्यंत 

( मदनलाल धिंग्रा चौक ) 


एकूण- १७ ९ ५४ 


अ.जा.- १४८५ 


अ.ज.- ७ ९ ५ 


अ . - एक - अ -४ ( १५४२ ) . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


पूर्व- बस स्थानक चौक ( मदनलाल धिंग्रा चौक ) पासून दक्षिणेकडे रस्त्याने अशोक वाटीका 

चौका पर्यंत तेथून पुढे पुर्वेकडे रस्त्याने टिव्हीएस डेल्टा शोरुम पर्यंत , तेथून पुढे गोरक्षण 
रस्त्याने मुरारी ऑटोमोबाईल अॅन्ड सहीसींग सेंटर पर्यंत . 


दक्षिण - गोरक्षण रोड वरील मुरारी ऑटोमोबाईल ॲन्ड सीसींग सेंटरचे उत्तरेकडील सेवागल्लीने 

श्री राजेंद्र राठी यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे श्री राजेंद्र राठी यांचे घरासमोरील राष्ट्रीय महामार्ग 
क्र , ०६ ने दक्षता नगर चौकापर्यंत तेथून पुढे राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ०६ ने राष्ट्रीय महामार्ग व 

ने 
मोर्णा नदीचे संगमापर्यंत . 


पश्चिम - राष्ट्रीय महामार्ग क्रं .०६ ने राष्ट्रीय महामार्ग व मोर्णा नदीचे संगमापासून उत्तरेकडे मोर्णा 

नदीचे तिराने मोर्णा नदी व लोखंडी पुलाचे संगमापर्यंत . 


1 


1 


प्र.क्र . २५ 
लोकसंख्या 


स्थळ- हरीहर पेठ , देशपांडे प्लॉट , जयरामसिंग प्लॉट , गाडगे नगर , भोईपूरा , महाकाली नगर , 

लोकमान्य नगर , भाग्योदय नगर , यशवंत नगर , 


एकूण- १७४६७ 


अ.जा.- ३५६६ 


उत्तर - बाळापूर रोडवरील मनपा उच्च प्राथमिक उर्दु मुलांची शाळा क्र . २ पासून किल्ला चौककडे 

जाणा - या रस्त्याने पुर्वेकडे असदगड किल्ल्यापर्यंत तेथून किल्ल्याचे दक्षिणेकडील बाजूने 
मोर्णा नदीचे संगमापर्यंत . 


अ.ज.- ७०२ 


पूर्व 


असदगड किल्ल्यामागील मोर्णा नदीचे तिरापासून दक्षिणेकडे मोर्णा नदीचे तिराने राष्ट्रीय 
महामार्ग क्र . ०६ व मोर्णा नदीच्या संगमापर्यत . 


. 


दक्षिण - राष्ट्रीय महामार्ग क्र , ०६ व मोर्णा नदीच्या संगमापासून राष्ट्रीय महामार्ग क्रं .०६ ने 

पश्चिमेकडे सरळ याच मार्गावरील जय गजानन कुलर्स दुकानापर्यंत . 


पश्चिम- राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ०६ वरील जय गजानन कुलर्स दुकानापासून उत्तरेकडे हकीमोद्दीने 

अलीम हुसेन यांचे घरापर्यंत पुढे हकीमोद्दीने अलीम हुसेन यांचे घराचे उत्तरेकडील रस्त्याने 
सरळ हरिहर पेठकडे जाणा - या रस्तालगत असलेल्या रौनक स्टील अॅन्ड सिंमेट दुकानापर्यंत 
तेथून पुढे हरिहरपेठ कडे जाणा - या रस्त्याने उत्तरेकडे के.जी.एन. दुकानापर्यंत तेथून पुढे 
पश्चिमेस रस्त्याने मोर्णा कालव्याजवळील अब्दुल मुजीब यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे उत्तरेस 
मोर्णा कालव्याने शिवसेना वसाहत रस्ता व मोर्णा कालवा यांचे संगमापर्यंत तेथून पुढे 
शिवसेना वसाहत रस्त्याने उत्तरेकडे स्वराज डेली निडस् पर्यंत तेथून पुढे स्वराज डेली 
निडस् चे दक्षिणेकडील रस्त्याने पुर्वेकडे श्री . मनोज चव्हाण यांचे घरामागील रस्त्यापर्यंत 
तेथून पुढे श्री . मनोज चव्हाण यांचे घराचे पश्चिम हद्दीने श्री . मनोज चव्हाण यांचे घरासमोरील 
रस्त्यापर्यंत तेथून पुढे याच रस्त्याने पुर्वेकडे हिना बेकरी पर्यंत तेथून पुढे हिना बेकरीचे 
पश्चिम हद्दीने हिना बेकरीचे मागील रस्त्यापर्यंत तेथून पुढे याच रस्त्याने पुर्वेकडे सै.अफसर 
सै , अकबर यांचे घरासमोरुन कासमखान रौशनखान यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे उत्तरेस 
रस्त्याने के.जी.एन.चक्की पर्यंत तेथून पुढे केजीएन चक्की चे उत्तरेकडील रस्त्याने पुर्वेस 
शेख युनूस शेख मुसा यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे शेख युनूस शेख मुसा यांचे घरामागील 
सेवागल्लीने पुर्वेकडे अफसर कुरेशी सबदर कुरेशी यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे श्री . 
कुरेशी व शेख मेहताब यांचे घराचे सामाईक हद्दीने उत्तरेस मो.आमीन मो.यासीन व शेख 
जाकीर शेख अमीर यांचे घराचे सामाईक हद्दीपर्यंत तेथून पुढे पुर्वेकडे रस्त्याने रजियाबी शहा 
यांचे घरासमोरुन हुसेन अली शैकतअली यांचेघरापर्यंत तेथून पुढे रस्त्याने उत्तरेस नज्जाभाई 
भंगारवाले यांचे घरापर्यत तेथून पुढे नज्जाभाई भंगारवाले यांचे घराचे सेवागल्लीने पुर्वेस 


अफसर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 


१५ 


, 


, 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


शबाना सलिम खाटीक ( साबणवाले ) यांचे घराचे मागील सेवागल्ली पर्यंत तेथून पुढे याच 
घराचे पुर्वे हद्दीने उत्तरेस रस्त्याने रईस खान अमीर खान यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे पश्चिमेस 
रस्त्याने रहीम खान यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे उत्तरेस रस्त्याने अब्दुल कबीर यांचे घरापर्यंत 
तेथून पुढे अब्दुल कबीर यांचे घराचे उत्तरेकडील गल्लीने पुर्वेस जमीर पहेलवान यांचे 
घरापर्यंत तेथून पुढे उत्तरेस बाळापूर रोडवरील मनपा उच्च प्राथमिक उर्दू मुलांची शाळा 
क्र , ०२ चे उत्तर - पुर्व कोप - यापर्यंत ( बाळापूर रोड ) 


स्थळ- शिवसेना वसाहत भाग , सोनटक्के प्लॉट , हमजा प्लॉटचा काही भाग . 


1 


प्र.क्र .२६ 
लोकसंख्या 


एकूण- १७७०७ 


अ.जा. ६४० 


अ.ज. - ५६० 


उत्तर- बाळापूर रोड जवळील तुलशान फर्निचर गोडाऊन पासून पुर्वेकडे हॉटेल व्हीएस चे उत्तर 

हद्दीने बाळापूर रोडवरील नाल्यापर्यंत तेथून पुढे याच नाल्याने उत्तरेकडे श्री . महादेवराव 
देवांग यांचे घराकडून येणा - या रस्त्याने पुर्वेकडे श्री . महादवेराव देवांग यांचे घरापर्यंत तेथून 
पुढे श्री . महादेवराव देवांग यांचे घराचे पुर्वेकडील रस्त्याने दक्षिणेकडे बालाजी किराणा पर्यंत 
तेथून पुढे बालाजी किराणा समोरील बाळापूर रोडने पुर्वेकडे याच रोडवरील मनपा उच्च 

प्राथमिक उर्दू मुलांची शाळा क्र . ०२ चे उत्तर पुर्व कोप - यापर्यंत . 
पूर्व- बाळापूर रोडवरील मनपा उच्च प्राथमीक उर्दु मुलांची शाळा क्र . ०२ चे उत्तर पुर्व कोप - या 

पासून शाळाचे पुर्व हद्दीने रस्त्याने दक्षिणेकडे जमीर पहेलवान यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे 
पश्चिमेस गल्लीने अब्दुल कबीर यांचे घरापर्यंत तेथून अब्दुल कबीर यांचे घराचे समोरील 
रस्त्याने दक्षिणेकडे रहीमखान यांचे घरार्यंत तेथून पुढे पुर्वेकडे रस्त्याने रईसखान अमिर 
खान यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे दक्षिणेस रस्त्याने शबाना सलिम खाटीक ( साबणवाले ) यांचे 
घरायंत तेथून पुढे शबाना सलिम खाटीक यांचे घरामागील सेवागल्लीने पश्चिमेकडे नज्जाभाई 
भंगारवाले यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे नज्जाभाई भंगारवाले यांचे घराचे समोरील रस्त्याने 
दक्षिणेकडे हुसेन अली शौकत अली यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे पश्चिमेस रजीयाबी शहा यांचे 
घरासमोरुन शे.जाकीर शे.अमीर यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे शे.जाकीर शे . अमीर व 
मो.अमीन मो.यासीन यांचे घराचे सामाईक हद्दीने दक्षिणेकडे शे.मेहताब व अफसर कुरेशी 
सबदर कुरेशी यांचे घराचे समाईक हद्दीपर्यंत तेथून पुढे अफसर कुरेशी यांचे घराचे मागील 
सेवागल्लीने पश्चिमेकडे शेख युनूस शेख मुसा यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे शेख युनूस 

शेख 
मुसा यांचा घरासमोरील रस्त्याने पश्चिमेस के.जी.एन. चक्की पर्यंत तेथून पुढे के.जी.एन. 
चक्कीचे पश्चिमेकडील रस्त्याने दक्षिणेकडे कासमखान रोशन खान यांचे घरापर्यंत तेथून 
पुढे पश्चिमेकडे रस्त्याने सै.अफसर सै.अकबर यांचे घरासमोरुन हिना बेकरी पर्यंत तेथून 
पुढे हिना बेकरीचे पश्चिम हद्दीने दक्षिणेकडे हिना बेकरीचे समोरील रस्त्यापर्यंत तेथून पुढे 
याच रस्त्याने पश्चिमेकडे श्री मनोज चव्हाण यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे श्री . मनोज चव्हाण 
यांचे घराचे पश्चिम हद्दीने दक्षिणेकडे श्री मनोज चव्हाण यांचे घरामागील रस्त्यापर्यंत तेथून 
पुढे याच रस्त्याचे पश्चिमेकडे शिवसेना वसाहत रस्त्यावरील स्वराज डेली निडस् पर्यंत 
तेथून पुढे शिवसेना वसाहत रस्त्याने दक्षिणेकडे मोर्णा कालव्या पर्यंत तेथून मोर्णा 
कालव्याने दक्षिणेकडे अब्दुल मुजीब यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे अब्दुल मुजीब यांचे घरासमोरील 
रस्त्याने पुर्वेकडे हरिहरपेठ रोडवरील के.जी.एन. दुकानापर्यंत तेथून पुढे दक्षिणेकडे हरिहरपेठ 
रस्त्याने डॉ . वसिम रिजवी यांचे दवाखान्यापर्यंत , 


. 


दक्षिण- हरिहर पेठ रोडवरील डॉ . वसिम रिजवी यांचे दवाखान्यापासून पश्चिमेस रस्त्याने 

मोबाईल टावर जवळील नसीर शहा मेहबूब शहा यांच्या घरापर्यंत , तेथून पुढे उत्तरेस मोर्णा 
कालव्याने श्री , सतिष देशमुख यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे श्री . सतिष देशमुख यांचे घरासमोरील 
रस्त्याने पश्चिमेस श्री . गजानन रामसिंग डाबेराव ( नटराज चौक ) यांचे घरापर्यत तेथून पुढे 
शिवसेना वसाहत रस्त्याने दुर्गा माता मंदिर दुर्गा चौक पर्यंत तेथून पुढे दुर्गा माता मंदिरासमोरील 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


रस्त्याने पश्चिमेस श्री वामन तुळशिराम तिडके यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे उत्तरेस रस्त्याने 
दत्त चौक ( जयभोले किराणा ) पर्यंत तेथून पुढे पश्चिमेस रस्त्याने संदिप उबाळे यांचे 
घरापर्यंत तेथून पुढे दक्षिणेस रस्त्याने संजय किराणा पर्यंत तेथून पुढे संजय किराणाचे 
सेवागल्लीने पश्चिमेस पुरुषोत्तम रावणकर यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे आवार भिंत ओलांडून 
राष्ट्रीय महामार्ग क्रं . ०६ पर्यंत तेथून पुढे राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ०६ ने पश्चिमेकडे तुलशान 
फर्निचर गोडावून कडून येणारा रस्ता व राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ०६ चे संगमापर्यंत . 


पश्चिम - राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ०६ तुलशान फर्निचर गोडावून कडून येणारा रस्त्याचे चे संगमापासून 

उत्तरेकडे तुलशान फर्निचर गोडावून पर्यंत , 


प्र.क्र . २७ 
लोकसंख्या 


स्थळ- सोमठाणा , अकोली खुर्द , कमला नेहरु नगर , सिध्दार्थवाडी , यशवंत नगर , गंगा नगर , बोहरा 

कॉलनी , तथागत नगर , शिवसेना वसाहतचा काही भाग , हमजा प्लॉट भाग , मोडकेवाडी . 


एकूण- १८६८२ 


अ.जा.- ४७५० 


अ.ज. - २४० 


उत्तर- राष्ट्रीय महामार्ग क्रं .०६ पासून उत्तरेकडे आवार भिंत ओलांडून शिवसेना वसाहतीमधील 

श्री पुरुषोत्तम रावणकर यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे श्री . पुरुषोत्तम रावणकर यांचे घरामागील 
सेवागल्लीने पुर्वेकडे संजय किराणा पर्यंत तेथून पुढे संजय किराणाचे पुर्वेकडील रस्त्याने 
श्री . संदिप उबाळे यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे श्री , उबाळे यांचे घराचे उत्तरेकडील रस्त्याने 
पुर्वेस दत्त चौक जयभोले किराणा पर्यंत तेथून पुढे दक्षिणेस रस्त्याने श्री . वामन तुळशिराम 
तिडके यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे पुर्व रस्त्याने दुर्गा माता मंदिर दुर्गा चौक पर्यंत तेथून पुढे 
उत्तरेस शिवसेना वसाहत रस्त्याने श्री . गजानन रामसिंग डाबेराव यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे 
श्री . डाबेराव यांचे घराचे उत्तरेकडील रस्त्याने पुर्वेस श्री . सतिष देशमुख यांचे घरापर्यंत 
तेथून पुढे मोर्णा कालव्यापर्यंत नंतर मोर्णा कालव्याने दक्षिणेकडे मोबाईल टॉवर पर्यंत 
( शकीर खान जाहागीर खान यांचे घरापर्यंत ) तेथून पुढे शकीर खान जाहागीर खान यांचे 
घराचे दक्षिणेकडील रस्त्याने पुर्वेकडे डॉ . वसीम रिजवी यांचे दावाखान्या पर्यंत हरिहरपेठ 
रोडपर्यंत , तेथून पुढे याच रस्त्याने दक्षिणेकडे रौनक स्टील अँड सिमेंट पर्यंत नंतर दुकानाचे 
दक्षिणेकडील रस्त्याने पूर्वेकडे हकीमोद्दीने अलीम हुसेन यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे हकीमोद्दीने 
अलीम हुसेन घराचे पूर्वेकडील रस्त्याने जय गजानन कुलर्स दुकानापर्यंत तेथून पुढे पुर्वेकडे 
राष्ट्रीय महामार्ग क्रं . ०६ ने राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ०६ व मोर्णा नदीच्या संगमापर्यंत . 


. 


पूर्व- मोर्णा नदी व राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ६ च्या संगमापासून दक्षिणेकडे मोर्णा नदीच्या तीराने 

गांव सोमठाणाचे उत्तर हद्दीच्या संगमापर्यंत पूढे मोर्णा नदीने सोमठाणाच्या पूर्व हद्दीच्या 
संगमापर्यंत पूढे पश्चिमेकडील सोमठाणाच्या दक्षिण हद्दीनने सोमठाणाच्या पूर्व व दक्षिण 
कोप - यापर्यत . 


दक्षिण - गांव सोमठाणा च्या दक्षिण व पूर्व कोप - यापासून सोमठाणाच्या दक्षिण हद्दीने पश्चिमेकडील 

सोमठाणाच्या दक्षिण व पश्चिम कोप - या पर्यत . 


पश्चिम- गांव सोमठाणाच्या दक्षिण व पश्चिम कोप - यापासून उत्तरेकडील सोमठाणा व हिंगणा 

अकोली खूर्दचे पश्चिम हद्दीने मौजे अकोलाचे दक्षिण हद्दीच्या संगमापर्यत पूढे पूर्वे कडे मौजे 
अकोलाचे दक्षिण हद्दीने मौजे अकोला दक्षिण व पूर्व कोप - यापर्यंत पूढे उत्तरेकडे मौजे 
अकोलाचे पूर्व हद्दीने तेथून पुढे उत्तरेकडे अकोला वाशिम रोडने मौजे अकोलाचे उत्तर - पुर्व 
कोप - या पर्यंत तेथून पुढे मौजे अकोलाचे उत्तरेकडील हद्दीने पश्चिमेकडे सालासार बालाजी 
मंदिराकडे जाणा - या रस्त्यापर्यंत तेथून पुढे याच रस्त्याने उत्तरेकडे गंगा माता मंदिरापर्यंत 
तेथून पुढे मंदिराचे समोरील रस्त्याने पुर्वेकडे दि अकोला अर्बन को - ऑप . बँक एपीएमसी 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 


१७ 


, 


, 


अनुसूची - चालू 


( २ ) 


( ३ ) 


प्र.क्र .२८ 
लोकसंख्या 


एकूण- १८२२८ 


अ.जा.- २६५३ 


अ.ज.- ४०१ 


शाखेपर्यंत तेथून पुढे बँकचे समोरील रस्त्याने राष्ट्रीय महामार्ग क्र . ६ चे संगमापर्यंत तेथून 
पुढे राष्ट्रीय महामार्ग क्र .६ ने पश्चिमेकडे शिवसेना वसाहत मधिल श्री . पुरुषोत्तम रावणकर 

यांचे घरापासून आवारभिंत ओलांडून येणा - या सरळ रेषेच्या संगमापर्यंत . . 
स्थळ- शास्त्री नगर , अब्दुल्ला कॉलनी , महात्माफुले नगर भाग , हैदर पुरा , जेतवन नगर , खोकेवाली 

, 
चाळ , सरकारी गोडावून मागील भाग , 
उत्तर- मोर्णा नदीचा पूर्व किनारा व महात्मा फुले नगरातून येणारा रस्ता यांचे संगमावरील 

श्री . आनंदराव अरखराव यांचे घरापासून पूर्वेकडे रस्त्याने गुंजन पिठ गिरीणी पर्यंत , तेथून 
पुढे पूर्वेकडे नाल्याने श्री . शंकरराव तुकाराम कोरडे यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे उत्तरेकडे 
नालीने सरळ दिपक काशीकर व श्री . संजय सोळंके यांचे घराचे सामाईक हद्दीने शिवलहरी 
चौकातील छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळ्यापर्यंत तेथून पुढे पूर्वेकडे रस्त्याने श्री . संजय 
थावरानी यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे उत्तरेकडे रस्त्याने श्री.जूमुनादास सबवाणी यांचे घरापर्यंत 

तेथून पुढे पुर्वेकडे रस्त्याने मंगळपिर रोड वरील राजेश हार्डवेअर पर्यंत . 
पूर्व- मंगरुळपिर रोड वरील राजेश हार्डवेअर पासून दक्षिणेकडे सरळ मंगरुळपिर रस्त्याने 

मंगरुळपिर वरील इरफान ऑटो पार्ट पर्यंत , 
दक्षिण- मंगरुळपिर रस्त्यावरील इरफान ऑटो पार्ट पासून पश्चिमेकडे गल्लीने सरळ मो.हनिफ 

यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे हाजी मो . सिद्दीकी रेसिडेन्शीयल पार्कचे पूर्व हद्दीने आवार भिंतीने 
उत्तरेकडे श्री . सुनिल चव्हाण यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे पश्चिमेस रस्त्याने मेहेर प्रोव्हीजन 
पर्यंत तेथून पुढे सरकारी गोडावून रस्त्यावरील गजानन प्रोव्हीजन पर्यंत , तेथून पूढे सरकारी 
गोडावून रस्त्याने पश्चिमेस जेतवन नगर भिम चौका पर्यंत तेथून पुढे दक्षिणेस रस्त्याने 
डॉ . शितलकुमार वाकोडे यांचे घरापर्यंत तेथून पूढे खदानचे पश्चिमतीरावरील श्री . सिताराम 
इंगोले यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे सिताराम इंगोले यांचे घरामागून खदानीचे पश्चिमतीराने 
श्री . नरेंद्र मिश्रा यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे श्री . नरेंद्र मिश्रा व श्री . संजय मिश्रा यांचे मधील 
गल्लीने श्री कृष्णकांत शुक्ला यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे रस्त्याने श्री अरुणकुमार दूबे यांचे 
घरापर्यंत , तेथून पूढे दक्षिणेस गल्लीने श्री प्रमोद जाधव यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे श्री . प्रमोद 

जाधव यांचे घरामागून खदानीचे उत्तर तीराने मोर्णा नदीपर्यंत . 
पश्चिम - जेतवन नगर मधिल नदीलगत असलेल्या खदानीचा उत्तर किनारा व मोर्णा नदीचे पूर्वतीर 

यांचे संगमापासून मोर्णा नदीचे पूर्व तिराने मोर्णानदीचा पुर्वतीर व महात्मा फुले मधील 

श्री . आनंदराव अरकरराव यांच्याघरापर्यंत . 
स्थळ- कौलखेड गांवठाण , बलोदे ले - आऊट , बाजोरीया नगरी , आरोग्य नगर , उन्नती नगर , 

लहरीया नगर , बंजारा नगर , आनंद नगर , ख्रिश्चिन कॉलनी . 
उत्तर- जेतवन नगर मधिल नदीलगत असलेल्या खदानीचा उत्तर किनारा व मोर्णा नदीचे पूर्वतीर 

यांचे संगमापासून खदानीचे उत्तरतीराने श्री . प्रमोद जाधव यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे उत्तरेकडे 
श्री . अरुणकुमार दुबे यांचे घरापर्यंत , तेथून पुढे श्री . कृष्णकांत शुक्ला यांचे घरापर्यंत तेथून 
पुढे उत्तर बाजुचे पुर्वेकडे श्री . संजय मिश्रा व नरेंद्र मिश्रा यांचे घराचे मधातील गल्लीने 
खदानीचे पश्चिम तीरापर्यंत , तेथून पुढे खदानीचे पश्चिम तीराने उत्तरेकडे श्री . सिताराम 
इंगोले यांचे घरापर्यंत , तेथनू पूढे श्री . सिताराम इंगोले यांचे घरासमोरील रस्त्याने उत्तरेकडे 
अॅड . शितलकुमार वाकोडे यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे उत्तरेस रस्त्याने जेतवन नगर भिम 
चौकापर्यंत , तेथून पुढे सरकारी गोडावून रस्त्याने याच रस्त्यावरील गजानन प्रोव्हीजन पर्यंत 
तेथून गजानन प्रोव्हीजनचे पूर्व बाजूने मेहेर प्रोव्हीजन पर्यंत तेथून पूढे मेहेर प्रोव्हीजनचे 
दक्षिण बाजूने रस्त्याने श्री . सुनिल चव्हाण यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे दक्षिणेस रस्त्याने हाजी 
मो . सिद्दीकी रेसिडेन्शीयल पार्क पर्यंत तेथून पुढे पार्कचे पूर्व हद्दीचे आवार भिंतीने दक्षिणीकडे 
मो.हनिफ यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे मो.हनिफ यांचे घरासमोरुन गल्लीने मंगळरुळपिर रोड 
वरील इरफान ऑटो पार्ट पर्यंत , 


प्र.क्र . २ ९ 
लोकसंख्या 


1 


1 


एकूण -१८७४ ९ 


अ.जा. - २४६३ 


अ.ज. -८२५ 


. 


अ . - एक - अ -५ ( १५४२ ) . 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


1 


अ.ज. 


पूर्व- मंगरुळपिर रोड वरील इरफान ऑटो पार्ट पासून दक्षिणेकडे मंगरुळपिर रस्त्याने कौलखेड 

चौकापर्यंत पूढे पूर्वेकडे रिंग रोड ने वसंत मेडीकल पर्यत पूढे दक्षिणेकडे सरळ रस्त्याने 
प्राध्यापक नरेद्र बुजरुक यांच्या घरापर्यत पूढे सरळ नाला ओलांडून श्री . मोरेश्वर देशमुख 
यांचे घरासमोरुन रिजनल वर्कशॉपचे उत्तर व पूर्व कोप - यापर्यंत पुढे रिजनल वर्कशॉप चे 

पूर्व हद्दीने सरळ नाल्यापर्यंत . 
दक्षिण - रिजनल वर्कशॉप ची पूर्व हद्दीची सरळ रेषा व नाला च्या संगमापासून पश्चिमेस शेत सर्वे 

नं . १ ९ चांदुरच्या उत्तर व पूर्व कोप - यापर्यंत शेत सर्व्हे न . २ व १८ चांदुरच्या पूर्व आणि 

उत्तर हद्दीने शेत सर्व्हे न . ३० खडकीच्या दक्षिण व पश्चिम कोप - यापर्यत , 
पश्चिम - मोर्णा नदी व सोमठाणाची उत्तर हद्द यांच्या संगमापासून उत्तरेकडे मोर्णा नदीच्या तीराने 

जेतवन नगर मधिल नदीलगत असलेल्या खदानीचा उत्तर किनारा व मोर्णा नदीचे पूर्वतीराचे 

संगमापर्यत . 
प्र.क्र .३० 

स्थळ- शिवापूर , खडकी , मलकापूर गांवठाण , कोठारी वाटीका , सन सिटी , दिपाली ले - आऊट , 
लोकसंख्या 

संजीव नगर , शिक्षक कॉलनी , संतोष नगर , 
एकूण -२४२५ ९ 

उत्तर- मौजे खडकी स.नं .२६ ची उत्तर हद्द व मोर्णा नदीचे संगमापासून पूर्वेकडे मंगरुळ पिर रस्ता 
अ.जा.- ५०७७ 

ओलांडून रिजनल वर्कशॉपकडून येणा - या नाल्याचे संगमापर्यंत तेथून पुढे नाल्याने 
९ ७४ 

श्री . ए.ए.रुले यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे श्री . रुले यांचे घरामागील सेवागल्लीने उत्तरेस 
श्री . जितेंद्र चंद्रकांत हेडाऊ यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे रस्त्याने श्री . विजय भंडाळे यांचे 
घरापर्यंत तेथून पुढे दक्षिणेकडे टीटीएन कॉलेजचे पश्चिमेस हद्दीने नंतर ओमकार पॅलेस ०२ 
चे सेवागल्लीने पुढे सरळ श्री . शीवाजी भरणे यांचे घराचे सेवागल्लीपर्यंत तेथून पुढे 
सेवागल्लीने श्री . कमल गिरी यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे याच सेवागल्लीने श्री . पद्माकर 
पातोंड यांचे घराचे सेवागल्ली पर्यंत तेथून पुढे सरळ याच सेवागल्लीने श्री . संतोष महल्ले 
यांचे घरापर्यंत तेथून पुढे याच सेवागल्लीने प्रा.प्रेमसिंग चव्हाण व श्री . ठाकुरमल दलपत 
चव्हाण यांचे घराचे मधून जाणा - या सेवागल्ली पर्यंत तेथून पुढे श्री . गणेश सोळंके यांचे 
घरापर्यंत तेथून पुढे एमराल्ड हाईट्स पर्यंत तेथून पुढे एमराल्ड हाईट्सचे उत्तर हद्दीने येवता 

रोडपर्यंत . 
पूर्व- येवता रोडवरील एमराल्ड हाईट्स पासून येवता रोडने दक्षिणेकडे न्यु गणेश भाजी भंडार व 

जनरल स्टोअर्स पर्यंत तेथून पुढे पुर्वेकडे रस्त्याने खंडवा - हिंगोली रेल्वे लाईन पर्यंत तेथून 
पुढे दक्षिणेकडे खंडवा - हिंगोली रेल्वेलाईनने नविन बायपासचे संगमापर्यंत तेथून पुढे पश्चिमेस 
नविन बायपासने येवता रोडपर्यंत तेथून पुढे दक्षिणेकडे येवता रोडने खंडवा - हिंगोली रेल्वेलाईनचे 

संगमापर्यंत . 
दक्षिण - खंडवा - हिंगोली रेल्वेलाईन व येवता रोडचे संगमापासून पश्चिमेकडे खंडवा - हिंगोली 

रेल्वेलाईनने मौजा शिवापूर स.नं. ४२ चे उत्तर - पश्चिमे कोप - यापर्यंत तेथून पुढे दक्षिणेकडे 
स.नं. ४२ चे उत्तर हद्दीने नंतर पुर्वे हद्दीने पुढे मौजा शिवापुर स.न. ४६ चे दक्षिणे हद्दीने 

शिवापूरचे पूर्व हद्दीपर्यंत पुढे शिवापुरचे पूर्व हद्दीने खंडवा - हिंगोली रेल्वे लाईन पर्यंत . 
पश्चिम - शिवापुरचे पूर्व हद्द व खंडवा - हिंगोली रेल्वे लाईन चे संगमापासून शिवापूरचे दक्षिण हद्दीने 

पश्चिमेकडे मंगरुळपिररोड ओलांडून मोर्णा नदीपर्यंत तेथून पुढे मोर्णा नदीने नविन बायपास 

ओलांडून मौजे खडकी स.नं .२६ ची उत्तर हद्द व मोर्णा नदी चे संगमापर्यंत . 
टीप . ( १ ) मराठी व इंग्रजी अधिसूचनेमध्ये प्रभागाच्या वर्णनामध्ये तफावत असल्यास नकाशामधील हद्दीनुसार वर्णन ग्राह्य धरण्यात येईल . 

( २ ) महानगरपालिकेच्या क्षेत्राच्या प्रभागाच्या सीमा दर्शविणारे नकाशे कार्यालयीन वेळेत पाहण्यासाठी महानगरपालिका कार्यालयात उपलब्ध राहतील . 


. 


यु . 


. 


मुंबई : 
दिनांक ११ मे २०२२ . 


पी . एस . मदान , 
राज्य निवडणूक आयुक्त , 

महाराष्ट्र . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 


१ ९ 


1 


भाग १ - अ ( असा . ) ( अ . वि . पु ) म . शा . रा . , अ . क्र . १४५ . 


BY STATE ELECTION COMMISSIONER 


MAHARASHTRA MUNICIPAL CORPORATION ACT , 1949 . 


NOTIFICATION 


No. SEC / AMC - 2022 - CR 5 - D - 5.— 


In exercise of the powers conferred by Section 5 ( 3 ) , 5A Section 14 of the Maharashtra Municipal 
Corporation Act , ( Bom.LIX of 1949 ) ( hereinafter referred to as the " said Act ” ) after carefully taking into 
consideration the objections & suggestions received , in response to the Draft Notification No. AMCA - Election - 95 
2022 dated 1st February , 2022 fixing for the Akola Municipal Corporation . The number and the extent of 
the wards into which the said municipal area shall be divided shown in the Schedule to said Draft Notification . 
I , Mr. U.P.S. Madan , State Election Commissioner , Maharashtra , Hereby makes the following Notification . 


Whereas , The State Election Commissioner , Maharashtra , Mumbai as specified for Akola Municipal 
Corporation , under Section 5 of the Maharashtra Municipal Corporations Act the Number of Councillors to be 
elected is 91 . 


Now , therefore , in exercise of Section 5 ( 3 ) 5A Section 14 of the Maharashtra Municipal Corporation 
Act , The State Election Commissioner , Maharashtra State hereby fix the number and extent of the wards 
into which the said Municipal Corporation area shall be divided as shown in the schedule to this 
Notification . 


This Notification shall take effect for the purpose of the next general election held immediately following the 
date of this Notification . 


SCHEDULE 


Name of the 


Extent of the ward 


Ward No. & 
Population 


ward if any 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


1 
Population 
Total - 16438 
SC - 815 
ST - 53 


Location : Shiloda , Naigon Gawthan , Farid Nagar , Nagina Masjid , Sanjay Gandhi 

Nagar . 
North : Starting from North - West Corner of village Shiloda towards the North 

border of Shiloda upto the West border of village Kharab Bk . Junction . 
East : Starting from North boundary of village Shiloda and West boundary of 

Kharab Bu . junction along the East boundary of village Shiloda along the 
Nalla of Bapu Nagar North boundary towards the West crossing the Apatapa 
road upto Akot road . Then further crossing the Akot road to the West along 
the Taj DJ . Sound System Shop North boundary side towards West of Indira 
Nagar nalla upto public toilet . Then Straight from public toilet to Moh . Rafik 
Moh . Nihayat's house . Then straight along the service line of back side of 
Moh.Rafik Moh.Nihayat's house towards North upto the She . Jamil 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


2 
Population 
Total - 15597 
SC - 3082 
ST - 305 


Kamaluddin's house . Then along the South side road of She . Jamil 
Kamaluddin house towards the West upto Moh.Lukman Moh . Usman's 
house .Then along the straight service Lane of back side of Moh . Lukman 
Moh.Usman ' s house towards the South upto the Abdul Wakar's house . Then 
South boundary of Abdul Wakar's house towards the West side Nalla upto 
the Khandwa - Hingoli Railway line . Then towards the South along the 

Khandwa - Hingoli Railway line upto Mumbai - Kolkatta Railway line . 
South : Starting from the junction of Khandwa - Hingoli Railway Line and Mumbai 

Kolkata Railway Line towards west upto the junction of Mumbai - Kolkata 

Railway Line and Morna river . 
West : Starting from the junction of Mumbai- Kolkata Railway Line and Morna 

River along the South bank of Morna River upto the South - West corner of 

Shiloda Village . 
Location : Haji Nagar , Akbar Plot , Pardeshipura , Mochipura , Sadhana Chowk , 

Macchi Market , Ladies Fail , Rajiv Gandhi Nagar , Some part of Ashok Nagar . 
North : Starting from junction of Khandwa - Hingoli Railway Line and nalla . Then 

along the East side of nalla upto Abdul Wakar's house . Then from Service 
Line behind Abdul Wakar's house towards the North upto Hasina Bi 
Kamaluddin's house . Then along the South side Service line of Hasina Bi 
Kamaluddin's house towards the East upto the Moh.Jamil Ansari's house . 
Then towards the South along the backside Service Line of Moh.Jamil 
Ansari's house upto Aliyar Sheikh Sheikh Abrar's house . Then towards the 
South along the Road infront of Aliyar Sheikh Sheikh Abrar's house upto 
Famous Bakery . Then along the East side road upto the Bhim Chowk and 

from Bhim Chowk to Akot - Akola road . 
East : Starting from the Junction of road coming from Bhim Chowk and Akot 

Akola Road towards the South straight along the road upto Hanuman Mandir 
( Hanuman Chowk ) Then towards the West side road of Hanuman Mandir 

upto the Mumbai- Kolkatta Railway Line . 
South : Starting from the junction of Mumbai - Kolkata Railway Line and road 

coming from Hanuman Mandir towards the west upto the junction of 

Mumbai - Kolkata Railway Line and Khandwa - Hingoli Railway Line . 
West : Starting from the junction of Mumbai - Kolkata Railway Line and Khandwa 

Hingoli Railway Line towards the north upto junction of Khandwa - Hingoli 

Railway Line and Nalla . 
Location : Purpidit Colony , Indira Nagar , Solaso Plot , RamabaiAmbedkar Wadi , Some 

part of Ashok Nagar . 
North : Starting from the junction of Service line behind the Moh . Rafik Moh . 

Nihayat's house and road coming from Public Toilet . Then along the road 
towards the East upto the Public Toilet . Then from the Public Toilet toward 
south side along Indira Nagar's Nalla towards the East upto the D.J. Sound 

Systems Shop on Akot road . 
East : Starting from the D.J. Sound Systems Shop on Akot road towards the South 

along Akot - Akola road .Then upto the junction of road coming from Bhim 

Chowk to Akot - Akola road . 
South : Starting from the junction of road coming from Bhim Chowk and Akot 

Akola Road towards the west straight road of Bhim Chowk upto the Famous 
Bakery 


3 
Population 
Total - 15533 
SC - 3741 
ST - 79 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 


२१ 


1 


SCHEDULE - Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


4 
Population 
Total - 17919 
SC - 8823 
ST - 529 


West : Starting from the Famous Bakery along the road coming from the Bhim 

Chowk . Then along the road towards road upto the Aliyar Sheikh Sheikh 
Abrar's house . Then from Service Line behind the Aliyar Sheikh Sheikh 
Abrar's house towards the south upto the Moh . Jamil Ansari's house . Then 
along the Nali besides the Moh . Jamil Ansari's house towards the West 
upto the Hasina Bi Kamaluddin's house . Then along the Service line 
behind the Hasina Bi Kamaluddin's house towards the Moh.Lukaman 
Moh . Usman's house . Then along the road infront of the Moh.Lukaman 
Moh . Usman's house upto the Sheikh Jamil Kamaluddin's house . Then 
along the Service line behind the Sheikh Jamil Kamaluddin's house upto the 

Moh . Rafik Moh . Nihayat's house . 
Location : Kharab Bu . Umarkhed , Umari Pra . Akola , New Tapdiya Nagar , Bapu 

Nagar , Shankar Nagar , Chikhalpura , Railway Colony . 
North : Starting from the North - West corner of village Kharab Bu . towards the 

East of village Kharab Bu . along the North boundry of village Kharab Bu . 

upto the North - East corner of village Kharab Bu . 
East : Starting from the North - East corner of village Kharab Bu . towards the 

South . Then along the East boundry of village Kharab Bu . towards the 
junction of North boundary of village Umarkhed . Then towards the South 
along the East boundry of village Umarkhed upto the Mumbai - Kolkata 

Railway Line 
South : Starting from the junction of Mumbai - Kolkata Railway line and Umari 

Umarkhed village boundary to the West by Mumbai - Kolkata railway line 
straight along the road coming from Hanuman temple to the junction of 

Mumbai - Kolkata Railway Line . 
West : Starting from the junction of road coming from Hanuman Temple and Mumbai 

Kolkata Railway Line toward the North along the road upto Hanuman 
Temple . Then further towards the North along the Akola Akot road straight 
upto the Taj DJ Sound System Shop . Then crossing the Akot road toward 
the East upto the Apatapa road and then crossing the Apatapa road further 
upto the Nalla then along the Nalla upto the junction of Apatapa road . Then 
further towards the North upto the Kharab Bu . and further along the West 
boundry of village Kharab Bu , upto the North - West corner of village 

Kharab Bu . 
Location : Umari Pra Balapur . 

. 
North : Starting from the North - West corner of village Umari towards the East of 

Village Umari .Then along the North boundry of village Umari upto the 

North - East corner of Village Umari . 
East : Starting from the North - East corner of village Umari towards the South . 

Then along the East boundry of village Umari and along the West boundry 

of village Gudadhi upto the South - East corner of village Umari . 
South : Starting from the South - East corner of village Umari towards the West , 

further along the South Boundry of village Umari upto the junction of 

Khandwa - Hingoli Railway Line . 
West : Starting from the junction of village Umari West boundry and Khandwa 

Hingoli Railway Line towards the North along the Khandwa - Hingoli Railway 
Line upto the Mumbai - Kolkata Railway Line . Then further Crossing the 
Mumbai - Kolkata Railway Line along the West Boundry of village Umari 
upto the North - West corner of village Umari . 


5 
Population 
Total - 20262 
SC - 3100 
ST - 480 


अ . - एक - अ -६ ( १५४२ ) . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


6 


Population 
Total - 16131 
SC - 4703 
ST - 477 


Location : Shivar , Gudadhi , Some part of Krushi Nagar . 
North : Starting from the North - West corner of the village Gudadhi towards the 

East . Then along the North boundry of village Gudadhi upto the North - East 

corner of village Gudadhi . 
East : Starting from the North - East corner of village Gudadhi along the East 

boundry of village Gudadhi upto the National Highway No. 6. Then along 
the National Highway No.6 towards the West upto the junction of National 
Highway No.6 and New Bypass . Then further along the New Bypass 

towards the South upto the junction of Kumbhari road . 
South : Starting from the junction of New Bypass and Kumbhari road towards the 

West along the road upto the National Highway No. 6. Then further along 

the National Highway No. 6 upto the Shakil Motors . 
West : Starting from Shakil Motors on National Highway No. 6 towards the Northern 

road upto to the Devanand Laddha's house . Then from Devanand Laddha's 
house Northern road upto the Navneet Apartment , further along the Service 
Line behind the Navneet Apartment towards the East upto the Sandip 
Provision . Then along the adjoining boundry of Sandip Provision and 
Omprakash Jamnik's house further towards the East along the Lane upto 
the Kailas Wankhade ( Naman Kirana ) . Then along the Naman Kirana 
front road towards the East upto Madhukar Warghat's house . Then further 
towards the Northen Road upto the Khade Tailors Shop at Swa . Vasantraoji 
Naik Chowk , then further towards the East upto the Bharat Gawai's house 
then further towards the North upto the New Bhim Yuvak Wyayam Shala 
then further towards the East upto Khandwa - Hingoli Railway Line , then 
further along the Khandwa - Hingoli Railway Line towards the North upto 
the junction of road coming from Jijau Appartment near Santaji Nagar board , 
then further towards the East along the South boundry of village Umari 
upto the South - East corner of village Umari , then further towards the 

North upto the North - East corner of village Umari . 
Location : Ashtavinayak Nagar , Vrundavan Nagar , Dattawadi , State Bank Colony , 

Lahan Uamri , Khedkar Nagar , Moreshwar Colony , Gajanan Peth , Rautwadi , 
Sawantwadi . 


> 


7 
Population 
Total - 17504 
SC - 2481 
ST - 305 


North : Starting from the junction of road coming from Bara Jotirling Mandir and 

Umari road ( Samrat Bar ) . Then along the Umari road towards the East 

upto the junction of Khandwa - Hingoli Railway Line . 
East : Starting from the junction of Umari road and Khandwa - Hingoli Railway Line 

towards the South along the Khandwa - Hingoli Railway Line upto the junction 

of road coming from Santaji Nagar ( Jijau Apartment ) . 
South : Starting from the junction of Khandwa - Hingoli Railway Line and road 

coming from Santaji Nagar towards the West along road upto the Jijau 
Apartment , then further towards the West upto the Pankaj Patel's house , 
then further along the road upto Shri Gajanan Mankar's house , then further 
towards the West upto the Dr. S.N. Patil's house , then further towards the 
North upto the Ranpise Nagar road ( Indrajeet Deshmukh's house ) , then 
further along the Ranpise Nagar road towards West upto Arihant Education 
Institute of Science , Akola . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 


२३ 


1 


1 


SCHEDULE — Contd . 


( 
1 
) 


( 2 ) 


( 3 ) 


8 
Population 
Total - 18639 
SC - 2181 
ST - 564 


West : Starting from the Arihant Education Institute of Science , Akola towards the 

West upto the Santosh Salon , then from Santosh Salon West side road 
towards the North upto Shri Suresh Nilkanthrao Deshpande's house , then 
towards the West along the front road of Samarth Coaching Classes towards 
the West upto Shree Generic Medical Stores , then from Shree Generic 
Medical along the road infront of Bara Jotirling straight upto the junction of 

Umari road . 
Location : Jatharpeth , Gaddam Plot , Birla Colony , Joyti Nagar , Nibandhe Plot , 

Gupte Marg , Mahajani Plot , Tapdiya Nagar . 
North : Starting from the junction of road coming from Gaddam Plot and Mumbai 

Kolkata Railway Line along toward East Mumbai - Kolkata Railway Line 
upto the Junction of Khandwa - Hingoli Railway Line and Mumbai - Kolkata 

Railway Line . 
East : Starting from the junction of Khandwa - Hingoli Railway Line and Mumbai 

Kolkata Railway Line towards the South along the Khandwa - Hingoli 
Railway Line upto the junction of Umari road and Khandwa - Hingoli Railway 
Line . 


South : Starting from the junction of Umari road and Khandwa - Hingoli Railway 

Line towards the West along the road upto the Durga Chowk . 
West : Starting from the Durga Chowk along the road towards the North upto the 

State Bank Of India , then further along the Birla road towards the West 
upto the Prakash Daily Needs , then further from West side road of Prakash 

Daily Needs towards the North upto the Mumbai - Kolkata Railway Line . 
Location : Maratha Nagar , Ramdas Peth , Bhagawatwadi , Gangadhar Plot , Hanuman 

Basti , Mata Nagar , Deshmukh Fail , Lakshmi Oil Compound . 
North : Starting from the junction of Mumbai - Kolkata Railway Line and road coming 

from the Krushi Utpanna Bajar Samiti of Deshmukh Fail , then further 
towards the East upto the junction of Mumbai - Kolkata Railway Line and 
Main road of Gaddam Plot . 


9 
Population 
Total - 16272 
SC - 2832 
ST - 586 


East : Starting from junction of Mumbai - Kolkata Railway Line and Main road of 

Gaddam Plot towards the South along the road upto the Prakash Daily 
Needs , then along the Birla road towards the East upto the State Bank Of 

India , then further towards the South upto the Durga Chowk . 
South : Starting from the Durga Chowk towards the West upto the Agrasen Chowk , 

then further towards the South upto the Vijay Bhavan ( Chavare's house ) , 
then further along the North boundry of Akola Cricket Club and South side 
of Shri Chavare's house upto the Bandukwala's Shop , then from 
Bandukwala's Shop towards the North upto the Deepak Chowk ( Alfa 
Apartment ) , then further towards the West along the road upto the Akot 

Stand Chowk . 
West : Starting from the Akot Stand Chowk towards the North along the road upto 

the Adv . Girish Chandak's house , then towards the West upto the Badshah 
Khan Chowk , then further towards the North along the Krushi Utpanna 
Bajar Samiti upto the Sidharth Manavta Hall , then further towards the 
West along the road upto Walmiki Ambedkar Hall , then towards the North 
along the road upto Prakash Ghogliya's house , then towards the East upto 
the Santosh Proche's house , then further towards the North along the road 
crossing the Durga Chowk upto the Junction of Mumbai - Kolkata Railway 
Line . 


3 


2 


> 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 


( 1 ) 


( 2 ) 


10 
Population 
Total - 19421 
SC - 5944 
ST - 455 


2 


SCHEDULE - Contd . 

( 3 ) 
Location : Tar Fail , Mhota Mill Chawl , Uttamchand Plot , Vijay Nagar , Krushi 

Utpanna Bajar Samiti , Malipura , Jagam Math , Gawali Pura , Mankarana Plot , 

Jam Mohalla , Some part of Firdos Colony . 
North : Starting from the Junction of Morna River and Mumbai Kolkata Railway 

Line , then towards the East along the Mumbai - Kolkata Railway Line upto 
the junction of road coming from Krushi Utpanna Bajar Samiti of Deshmukh 

Fail and Mumbai - Kolkata Railway Line . 
East : Starting from the junction of road coming from Krushi Utpanna Bajar Samiti 

of Deshmukh Fail and Mumbai - Kolkata Railway Line along the Southern 
road , then further upto the junction of Mumbai - Kolkata Railway Line and 
road coming from the Durga Chowk of Deshmukh Fail , then further towards 
the South of the junction of road coming from Krushi Utpanna Bajar Samiti 
of Deshmukh Fail and Mumbai - Kolkata Railway Line upto the Santosh 
Pachore's House , then towards the West upto the Prakash Ghogliya's 
house , then along the Southern road upto the Walmiki Ambekar Hall , then 
towards the East along the road upto the Sidharth Manavta Hall , then 
further along the Southern road upto the Badshah Khan Chowk , then further 
along the Eastern road upto the Adv . Girish Chandak's house , then further 
along the Southern road crossing the Akot Stand upto the R.B. Insulators 

Shop 
South : Starting from the R.B. Insulators Shop on Tilak Road towards the West 

crossing the Malipura Chowk along the Lakkadganj road upto the Akola 
Furniture , then further along the Northern road towards the Gulam Rasul's 
house , then further towards West along the road upto the Abdul Salim 
Abdul Rehman's house , then further along the Northern road upto the 
Iqbal Usman Kasmani's house infront Nalla , then further along the Nalla 
towards the West upto Wahid Khan Ayuub Khan's house , then further 
towards the North upto Nasir Khan's House , then further towards the 
West along the road upto the Tape Hanuman Mandir and straight upto 

Morna River . 
West : Starting from the junction of Morna river and road along the Tape Hanuman 

Mandir , then towards junction of the Northern bank of Morna river and 

Mumbai - Kolkata Railway Line . 
Location : Dhyaneshwar Nagar , Wankhade Nagar , Joglekar Plot , Sai Nagar , Sharif 

Nagar , Area of Samta Vidhyalay , Sailani Nagar , Bhagatwadi , Nagewadi , 

RPTS . 
North : Starting from the junction of Mumbai - Kolkata Railway Line and North 

boundry of Mouje Akkalkot S. No. 14 , then toward the East along Railway 
Line upto the South - West corner of RPTS , then further towards the North 
along the West Boundry of RPTS , then towards the North Boundry of 
RPTS upto the junction of North boundary of village Wakapur and Morna 

River . 
East : Starting from the junction of North boundry of village Wakapur and Morna 

River , then along the South bank of Morna River and then further towards 
the Junction of Morna River and road coming from Shah Julfikar Kabrastan , 
then towards the West along the road upto Shah Zulfikar Kabrastan , then 
towards the South crossing the Nalla infront of Kabrastan upto the Madina 
Kirana Shop , then further towards the East upto the Taiful Kirana Shop , 
then along the Eastern road of Taiful Kirana Shope towards the South upto 


4 


> 


2 


3 


11 
Population 
Total - 16337 

SC - 491 
ST - 132 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 


२५ 


1 


( 
1 
) 


( 2 ) 


2 


SCHEDULE - Contd . 

( 3 ) 
the Nalla , then further towards the East upto the Sai . Salim Sai . Rahim's 
house , then along the Eastern road of Sai . Salim Sai . Rahim's House towards 
the South upto the Abrar Hussain's House , then along the Southern road 
of Abrar Hussain's House towards the East upto Gulmohar Building , then 
along the Eastern road of Gulmohar Building towards the South upto the 
road coming from Sai Nagar , then upto the Najar Mohammad Khan's 
house , then along the road coming from Sai Nagar upto the South - East 
Corner of Over Head to Water Tank , then from North side of Over Head 
Water Tank upto the Service Lane behind the Salim Medicalwale's house , 
then from the back side of Salim Medicalwale's house towards the East 
along the Service Lane behind the Bibi Khatun Yakub Ali's house upto the 
service Lane behind the Kalimoddin Sheikh . Budhan's house , then along 
the same Service Lane towards the South upto Service Lane behind 
Shri Pagrut's house ( Bholenath Mandir ) , then further along the North Boundry 
of Gitai Mangal Karyalay towards the West , then further along the West 
boundry of Gitai Mangal Karyalay upto the South - West corner of Gitai 
Mangal Karyalay , then along the South boundry of Mangal Karyalaya 
towards the East upto the road coming from Dabki road , then along the 

same road towards the South upto Dabki road ( Bharat Automobile Shop ) . 
South : Starting from the Bharat Automobile Shop toward's the West along the 

Dabki road straight upto the junction of Morna Canal . 
West : Starting from the junction of Morna Canal and Dabki road towards the 

North along the Morna Canal , then towards the junction of North boundry 

of Mouje Akkalkot Sr.No14 and Mumbai - Kolkata Railway Line . 
Location : Dabki , Sukapur , Taplabad , Akkalkot , Kasbe Akola , Gajanan Nagar , 

Ashray Nagar , Lakshmi Nagar , Mehare Nagar , RPTS Nagewadi , Wakapur , 

Area of Salasar Balaji Tempal . 
North : Starting from the North - East corner of village Wakapur , then towards the 

East upto the junction of Morna River and the North boundry of Wakapur . 
East : Starting from the junction of Morna River and North boundry of village 

Wakapur along the South Bank of Morna River upto the junction of Nalla 
coming from Morna Canal , then further along the same Nalla towards the 
West upto Morna Canal , then towards the South crossing the Dabki road 
along the Morna Canal road towards the South upto the Shri Gangtire Sir's 
house , then futher along the Southern road of Shri Gangtire Sir's house 
towards the West upto Shri Ramdas Sardar's house , then further along the 
Eastern road towards the South upto Shri Arvind Shravanji Bhirad's house , 
then towards the East along the road infront of Shri Bhirad's house upto 
the Hariom Gents Parlour , then towards the South along the Morna Canal 
Road upto Shri Prabhakar Mogre's house , then along the Southern road 
of Shri Prabhakar Mogre's house towards the West upto the Janata Raja 
Chowk , then towards the West upto the Nalla near Shri Praful Navghare's 
House , then towards South upto the junction of Balapur road and Nalla , 
then along the North boundry of Hotel VS towards Tulshan's Godown upto 
the National Highway No. 6 , then toward East along the National Highway 
No. 6 up to the junction of Road Coming form The Akola Urban Co - Op 
Bank , APMC Branch and National Highway No. 6 then toward West along 
the road upto Ganga Mata Temple then towardSouth along the road upto 
the North boundry of Mauje Akola then along the North boundry of Mauje 
Akola toward East up to junction of Washim Road then towards the South 
along the Washim road up to the South - East corner of Sr.No2 Mauje Akola . 


12 
Population 
Total- 17788 
SC - 2888 
ST - 363 


2 


> 


अ . - एक - अ -७ ( १५४२ ) . 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


> 


2 


2 


1 


13 
Population 
Total - 19401 
SC - 1880 
ST - 468 


South : Starting from the South - East corner of Mouje Akola S.N. 02 along the 

Washim road towards the West along the South boundry upto the South 

West corner of Mouje Akola S.N. 59 . 
West : Starting from the South - West corner of Mouje Akola towards the North , 

then along the West boundry of Mouje Akola towards the junction of South 
boundry of village Dabki , then towards the West of South boundry of 
village Dabki upto South - West corner of village Dabki , then towards the 
North upto the North - West corner of Dabki , then further towards the East 
along the North boundry of Dabki upto the North - East corner of Dabki , 
then further towards the North straight along the West boundry of Wakapur 

upto the North - West corner of Wakapur . 
Location : Godbole Plot , Renuka Nagar , Chintamani Nagar , Sopinath Nagar , Bharati 

Plot , Parvati Nagar , Bhiradwadi , Komatipura , Ramesh Nagar , Ganesh Nagar , 

Indira Colony , Shiv Nagar . 
North : Starting from the junction of Morna Canal and Dabki road then straight 

along the Dabki road upto the Maratha Hotel . 
East : Starting from the Maratha Hotel on Dabki road along the Eastern road of 

Hotel towards the South straight upto Shri Shamrao Tailgote's house , then 
further towards the South upto Shri Chandrakant Surwade's house , then 
from the between of Shri Chandrakant Surwade's house and Shri Bhimrao 
Shirsat house towards the road behind there houses towards the South upto 
Public Toilet , then along the front road of Public Toilet towards the East 
upto the road going toward the Bhandpura Police Station , then along the 
same road towards the South upto the Bhandpura Police Chowki on Balapur 

road . 
South : Starting from the Bhandpura Police Chowki on Balapur Road then straight 

along the Balapur road upto the Balaji Kirana on the Balapur Road . 
West : Starting from the Balaji Kirana on Balapur road Western road on Balaji 

Kirana straight upto Shri Mahaderao Devang house's Then towards North 
along western road of Shri Mahaderao Devang house's then toward West 
upto Nala then along the Nala toward North upto Shri Prafful Navghare's 
house then towards infront road of Shri Prafful Navghare's house towards 
East upto Janta Raja Chowk then towards East upto Shri Prabhakar Mogre's 
house then along the Northern road of Shri Prabhakar Mogre's house then 
along the front road of Mogre's house upto Hariom Gents Parlour then 
along Northern side road of Hariom Gents Parlour toward West upto 
Shri Arvind Shrvanji Bhirad's house then towards North upto Shri Ramdas 
Sardar's house then toward North side road of Shri Sardar's house towards 
East upto Shri Gangatire Sir house then along the canal infront of Gangatire 
Sir house then toward north along canal upto the junction of Morna Canal 

and Dabki road . 
Location : Bhim Nagar , Shanti Nagar , Guljarpura , Taj Nagar , Khair Moh . Plot , Laxmi 

Nagar , Chaha Karkhana 
North : Starting from road in front of Shah Zulfiqar Cementary and Mosque towards 

East up to Junction of Morna River . 
East : Starting from the junction of road coming from Shah Zulfiqar Kabrastan and 

Morna River towards South along West Bank of Morna River up to the 
junction of road to dagdi pul and Morna river . 


14 
Population 
Total - 18048 
SC - 5086 
ST - 61 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 


२७ 


1 


1 


SCHEDULE - Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


South : Starting from the junction of road to dagdi pul and Morna river towards 

West up to Bhim Chowk then along road infront of public toilet towards 
South upto Srivastava Chowk , then from Srivastava Chowk along Dabki 
road towards West upto the South - West corner of Dr. Babasaheb Ambedkar 

Ground . ( Bharat Automobiles ) 
West : Starting from the South - West corner of Dr. Babasaheb Ambedkar Ground 

( Bharat Automobiles ) towards North along road to the West border of 
Dr. Babasaheb Ambedkar Ground upto Gitai Mangal Karyalay . Then along 
South border then West border of Gitai Mangal Karyalay upto North - West 
corner of Gitai Mangal Karyalay . Then along North border of Gitai Mangal 
Karyalay upto service lane which is back side to house of Shri . Pagrut 
( Bholenath Temple ) . Then towards North along this service lane upto the 
service lane back sides of Kalimoddin Shekh Budan's house . Then towards 
West along this service lane upto service lane back side to house of Bivi 
Khatun Yakub Ali , further upto service lane back side to house of Salim 
Medicalwale . Then towards South upto over head water tank ( ESR ) . Then 
along North border of water tank upto North - East corner , then towards South 
along East border of water tank upto road . Then towards West along road 
upto the house of Najar Mohammad Khan . Then towards North along Eastern 
road to house of Najar Mohammad Khan upto Gulmohar building . Then 
towards West along northern road to Gulmohar building upto house of Abrar 
Husain . Then towards North along western road to house of Abrar Husain 
upto house of Syed Salim Syed Rahim . Then towards West along Northern 
road to house of Syed Salim Syed Rahim upto Nala . Then towards North 
along Nala upto Taiful Kirana Shop , then along North side road to Taiful 
Kirana upto Madina Kirana Shop . Then towards North along the road of 
Madina Kirana Shop and road going to cementry upto Shah Zulfiqar cementry 

and Mosque . 
Location : Kala Maroti Temple Area , Jaihind Chowk , Mungsaji Maharaj Temple , 

Shivaji Nagar , Shivcharan Peth , Khidki Pura . 
North : Starting from Bhart Automobile on Dabki road towards East along Dabki 

road upto Shrivastav Chowk then towards North upto Bhim Nagar Chowk 
then along the road to dagdi pul upto the junction of Morna river and road to 

dagdi pul . 
East : Starting from the junction of dagdi pul and Morna river towards South along 

Morna river upto lokhandi pul then along Morna upto Rajrajeshwar setu . 
South : Starting from the junction of Rajrajeshwar setu and Morna river towards 

West upto killa chowk then towards West along Balapur road upto Bhandpura 

Police Chowki . 
West : Starting from the Bhandpura Police Chowki on Balapur road towards North 

up to Dabki road . 
Location : Najuk Nagar , Govrakshan Zopadpatti , Firdos Colony Part , Lahariya Plot , 

Rayli Jeen , Sawatram Char , Rigal & Shalini Talkies area . 
North : Starting from the junction of Morna river and road coming from Tape 

Hanuman Temple towards East along Tape Hanuman Temple road upto the 
house of Nasir Khan then from the house of Nasir khan towards South along 
the Nala behind house of Wahid Khan Ayyub Khan upto house of Iqbal Usman 
Kasmani then towards South upto house of Abdul Salim Abdum Raheman 
then along road towards East upto the house of Gulam Rasool then towards 


15 
Population 
Total - 17451 
SC - 382 
ST - 73 


16 
Population 
Total - 16306 

SC - 399 
ST - 159 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 


SCHEDULE - Contd . 


( 
1 
) 


( 2 ) 


( 3 ) 


17 
Population 
Total- 17872 
SC - 165 
ST- 14 


South along road upto Akola furniture at Lakkadganj road then towards East 

crossing Malipura Chowk upto the R.B. Insulator Shop at Tilak road . 
East : Starting from R.B. Insulator Shop at the junction of Tilak road and road 

coming from malipura towards South along the Tilak road upto City Kotwali . 
South : Starting from City Kotwali square towards West upto Morna river junction . 
West : Starting from the junction of Morna river and lokhandipul along the boundary 

of Morna river upto the junction of Morna River and road coming from 

Tape Hanuman Temple . 
Location : Kala Chabutra , Mo. Ali Road , Tajna Peth , Pinjari Galli , Monin Pura , Teli 

Pura , Irani Zopdpatti , Fhateha Chowk , Khari Bawdi . 
North : Starting from Akot stand square towards East infront of Red cross , crossing 

Subhash square upto Dipak square ( Alfa Tower ) . Then towards South upto 
Bandukwala shop . Then towards East along North border of Akola Cricket 

Club upto Vijay Bhawan ( house of Shri . Chaure ) at railway station road . 
East : Starting from Vijay Bhawan ( house of Shri . Chaure ) at railway station road 

upto new bus stand ( Mandanlal Dhingra Square ) . 
South : Sarting from the new bus stand ( Mandanlal Dhingra Square ) towards West 

along Gandhi road upto City Kotwali Square . 
West : Starting from City Kotwali Square towards North along Tilak road up to Akot 


stand square . 


18 
Population 
Total- 16844 
SC - 2668 
ST- 293 


Location : Ratanlal Plot , Ranpise Nagar , Patrkar Colony , Ram Nagar , Mahsul Colony , 

Ambedkar Nagar , Rukhmani Nagar , Bhagwat Plot , Sangawi Wadi , Chaure 

Plot 
North : Starting from Maharaja Agrasen Square at railway station road towards 

East crossing Durga square along the road to Umari upto the Samrat Bar . 
East : Starting from Samrat Bar at Umari road towards South along the road to 

Bara Jyotirling Temple upto Shri . Generic Medical Store . Then towards 
East infront of Samarth Coaching Classes upto house of Shri . Suresh 
Nilkanthrao Deshpande . Then towards South upto Santosh Saloon . Then 

towards East upto the Arihant Education Institute of Science Akola . 
South : Starting from the Arihant Education Institute of Science , Akola at Ranpise 

nagar road towards West along this road upto Civil Lines Square . Then 
towards South upto Nehru park Square . Then towards west infront of Delta 

Showroom upto Ashok Vatika . 
West : Starting from the Ashok Vatika square towards North along station road 

upto Maharaja Agrasen Square 
Location : Krushi Nagar Part , Jawahar Nagar , Gokul Colony , Sudhir Colony , Mukund 

Nagar , Shastri Nagar , Amankha Plot , Toshniwal Layout , Lala Lajpatrai Society . 
North : Starting from Civil Line Square towards East along Ranpise Nagar road 

upto the house of Indrajit Deshmukh on this road . Then towards South 
along this road upto the house of Dr. S.N. Patil . Then towards East upto 
the house of Shri . Gajanan Mankar . Then upto the house of Shri . Pankaj 
Patel then towards East upto Jijau Wada Apartment then along this road 

upto the junction of road and Khandawa Hingoli railway line . 
East : Starting from the junction of Khandwa Hingoli railway line and Santaji 

Nagar road towards South along Khandwa Hingoli railway line upto junction 
of road coming from New Bhim Yuvak Vyayam Shala and Khandwa Hingoli 
railway line . Then towards West upto New Bhim Yuvak Vyayam Shala . 
Then towards South along road upto house of Bharat Gawai , then towards 
West along road upto the shop of Khare Tailors at Late Vasantraoji Naik 
Square . Then towards South upto the house of Madhukar Vargat , then 


19 
Population 
Total- 18883 
SC - 5397 
ST- 322 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 


२ ९ 


1 


SCHEDULE - Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


20 
Population 
Total- 16042 
SC - 5940 
ST- 153 


towards West upto the Naman Kirana ( Kailash Wankhade ) . Then towards 
South along service lane back side of Naman Kirana and common border in 
between Sandip provision and building of Omprakash Jamnik crossing main 
road of Krushi Nagar along service lane back side to Navneet Apartment 
upto Navneet Apartment . Then along the West border of Navneet Apartment 
upto the front road . Then towards East upto house of Devanand Laddha , 

then towards South upto Shakil Motors on NH - 6 . 
South :. Starting from Shakil Motors at NH - 6 along road towards West upto Nehru 

Park Square . 
West : Starting from the Nehru Park Square towards North along the road upto the 

Civil Line Square . 
Location : Shivni , Malkapur Part 
North : Starting from the junction of National Highway No. 6 and Khandwa Hingoli 

railway line towards East upto Sulai Buddh Vihar . Then along Kumbhari 
road upto the junction of new by - pass . Then crossing by - pass upto the 
North - West corner of Sr.No 59 of Mauje Shivani . Then along East border 
of Sr.No 59 of Mauje Shivani , then along South border upto North - East 

corner of Sr.No31 of mauje Shivani . 
East : Starting from the North - East corner of Sr. No. 31 of Mauje Shivani towards 

South along East border of Sr.No31 of Mauje Shivani upto South - East corner 
of Sr.No31 of Mauje Shivani . Then along South border of Sr.No31 of Mauje 
Shivani upto junction of East border of Sr.No32 of Mauje Shivani . Then 
towards South along East border of Sr.No32 of Mauje Shivani upto South 
East corner of Sr.No32 of Mauje Shivani . Then along South border of Sr.No 
32,97 of Mauje Shivani upto the East border of Sr. No96 of Mauje Shivani . 
Then along East border of Sr. No96 , 84 of Mauje Shivani upto North border 
of Sr.No82 of Mauje Shivani . Then along North and then East border of 
Sr.No82 of Mauje Shivani upto Khandwa Hingoli Railway line . Then along 
Khandwa Hingoli railway line upto the junction of Khandwa Hingoli railway 

line and Yeota road . 
South :. Starting from the junction of Khandwa Hingoli railway line and Yeota road 

towards West upto the junction of new by - pass and Yeota road . Then 
towards North upto the junction of new by - pass and Khandwa Hingoli railway 
line . Then upto the junction of Khandwa Hingoli railway line and road coming 
from new Ganesh Bhaji Bhandar and General Store on Yeota road . Then 
towards South along this road upto new Ganesh Bhaji Bhandar and General 

Store on Yeota road . 
West : Starting from the new Ganesh Bhaji Bhandar and General Store on Yeota 

road towards West upto the Ganesh Super Bajar . Then along East border of 
Ganesh Super Bajar towards North upto Khandwa Hingoli railway line . Then 

towards West upto the junction of Khandwa Hingoli railway line and NH - 6 . 
Location : Keshav Nagar , Vardaman Nagar , Ravi Nagar , Madhav Nagar , Vidduth 

Colony , Azad Colony , Kapil Wastu Nagar . 
North : Starting from the Raut Provision on Mungrulpir road along the road to Azad 

Colony upto Vithhal Rukhmini Apartment 9 on this road . Then further by 
Nala , upto Shravasti Public Library then towards East upto Sai Dry Cleaners , 
Then along East border of Shri . Coaching Classes upto Shivraj Apartment 
then towards North along road upto Samai Apartment . Then towards West 
along road upto house of Shri . Atul Alegaonkar . Then towards North upto 
Jagdamba Mata entry gate on Gaurakshan road . Then towards West along 
Gaurakshan road upto Nishant Multistate Co - operative Credit Soc . Ltd. 


21 
Population 
Total- 16182 
SC - 1952 
ST - 417 


अ . - एक - अ -८ ( १५४२ ) . 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 


SCHEDULE - Contd . 


( 
1 
) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Then towards North upto house of Shri . Keshavarao Gawande , further along 
road from house of Shri . Keshavarao Gawande upto Shirang Apartment . 
Then upto the house of Shri . Pundlik Namdev Kharche at the road coming 
from front of Shri . Gajanan Maharaj Temple . Then along this road upto the 
Gajanan Maharaj Temple . Then towards South upto Shri . Praful Kale 
( Aaradhya Internet Café ) . Then upto house of J.M. Devkar , then up to the 
junction of straight line coming from North side of house of Shri . Devkar 

and Khandwa Hingoli railway line . 
East : Starting from the junction straight line coming from North border of house of 

Shri . Devkar and Khandwa Hingoli railway line towards South up to junction 
of Staright line coming from South border of Gopal Super Shopee and 

Khandwa Hingoli railway line . 
South : Starting from the junction of Khandwa Hingoli railway line and straight line 

coming from South boundary of Gopal Super Shopee upto Gopal Super 
Shopee on Yeota road . Then towards North along Yeota road upto Emerald 
Heights then along North border of Emerald Heights upto the house of 
Ganesh Solakhe . Then towards West along service lane which is in between 
house of Prof. Premsingh Chavhan and Thakurmal Dalpat Chavhan upto 
the house of Shri . Santosh Mahalle , further along this service lane upto 
house of Shri , Padmakar Patond again along this service lane which is in 
between house of Shri . Kamal Giri and Shri . Shivaji Bharane and adjacent 
to Omkar palace upto road infront of T.T.N. College . Then towards North 
along the road upto the house of Shri . Vijay Bhandale then towards West 
along road upto the house of Jitendra Chandrakant Hedau and then along 
the back side service lane of Jitendra Chandrakant Hedau house upto Nalla 
( house of Shri . A.A. Rule ) . Then towards West along Nalla upto junction 

of Mangrulpir road and Nalla . 
West : Starting from the junction of Mangrulpir road and Nalla coming from house 

of Shri . A. A. Rule along Mangrulpir road towards North upto North - East 
corner of Regional Workshop further upto house of Shri . Moreshwar 
Deshmukh . Then crossing Nalla upto the house of Prof. Narendra Bujruk . 
Then towards North upto Vasant Medical on ring road then along ring road 

upto Kaulkhed square . Then along Mungrulpir road upto Raut Kirana Provision 
Location : Adarsh Colony , Nagar Parishad Colony , Shakar Nagar , Kirti Nagar , Rami 

Heritage , Viddya Nagar , Congress Nagar , VHB Colony , Yousifali Khan , 
Datta Colony , Laxmi Nagar , Hirabai Plot , Sambaji Nagar , Vijay Housing 

Colony . 
North : Starting from new Adarsh Saloon located at the junction of Mangrulpir 

road and road going to Gorakshan road towards East upto the Sant Nirankari 
Satsang Bhavan , futher towards South upto the Kamalkunj Apartment . Then 
towards East along road fronting to apartment upto the house of Shamkumar 
Ramnani . Then towards South along road upto the house of Shri . Ashok 
Fokware . Then towards East upto house of Ajay Zadpe . Then towards 
North upto the house Rameshwar Baliram Masane . Then towards East 
along service lane back side to house of Shri . Masane upto house of Shri . 
Ranu Appa Chaudhari . Then towards North upto Sanjay Super Mart . Then 
towards East along road going to Gaurakshan road after crossing Gaurakshan 
road upto Highway Iron Depot on national highway . Then towards South 
along National Highway from highway Iron Depot on national highway 
upto Jay Bhawani Mutton Chicken Shop . ( House of Rahul Pawar ) . 
Then towards North upto house of Adv . Vishal Ramesh Pohare . Then 
towards East along the road upto Khandwa Hingoli railway line . Then upto 


22 
Population 
Total- 19506 
SC - 2247 
ST- 394 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 


३१ 


1 


SCHEDULE - Contd . 


( 
1 
) 


( 2 ) 


( 3 ) 


23 
Population 
Total- 19118 
SC - 3111 
ST- 395 


the junction of Khandwa Hingoli railway line and road coming from the 

house of Adv . Vishal Ramesh Pohare . 
East : Starting from the junction of Khandwa Hingoli railway line and road coming 

from house of Adv . Vishal Ramesh Pohare towards South along Khandwa 
Hingoli railway line upto the junction of straight line coming from North 

border of house of shri . G. M. Devkar and Khandwa Hingoli railway line . 
South : . Starting from the junction of straight line coming from the North border of 

house of J. M. Devkar and Khandwa Hingoli railway line upto the road 
which is infront of house of J. M. Devkar . Then along this road upto Aaradhya 
internet Café ( Shri . Praful Kale ) . Then towards North upto Shri . Gajanan 
Maharaj Temple , then towards South along the road infront of Gajanan 
Maharaj Temple upto the house of Shri . Pundlik Namdev Kharche , then 
upto Shrirang Apartment . Then upto house of Shri . Keshavrao Gawande 
on road which is connecting to Gaurakshan Road . Then along this road 
upto Nishant Multistate Co - operative Credit Soc . Ltd. on Gaurakshan Road . 
Then towards east along gaurakshan road upto Jagdamba Mata entry gate . 
Then towards South along the road from same entry gate upto house of 
Shri . Atul Alegaokar , then towards East upto Ramai Apartment , then towards 
South along road upto Shivraj Apartment . Then along West border of 
Shri . Coaching classes upto Sai Dry Cleaner and further upto Shravasti 
Public Library . Then along Nalla going to Azad Colony upto Vitthal Rukhmini 
Apartment 9 , located on road connecting to Mangrulpir road , then by straight 

road upto Raut provision on Mangrulpir road . 
West : Starting from Raut Provision on Mangrulpir road towards West along Mauje 

Shivani road upto New Adarsh Saloon on this road . 
Location : Shindi Camp Pakki Kholi , Shindi Camp Kacchi Kholi , Kailas Tekadi , 

Nimwadi , Part of Mahatma Fule Nagar . 
North : Starting from the junction of Morna river and N.H.6 along NH - 6 upto the 

Dakshata Nagar square then towards east along NH - 6 upto house of 
Shri Rajendra Rathi Then towards North along back side service lane of 
Shri Rajendra Rathi's house upto Murari Automobile & Servicing Center 
Then towards East along Gorakshan Road up to the junction of NH - 6 ( Delta 

TVS Showroom ) . 
East : Starting from the Delta TVS Showroom on NH - 6 towards East along 

NH - 6 crossing Nehru Park Square upto Highway Iron Depot on this road . 
South : . Starting from Highway Iron Depot on National highway towards South upto 

Gaurakshan road then Crossing Gaourakshan road along road to Sindhi 
camp upto Sanjay Super Mart on this road . Then upto Sanjay Super Mart 
then towards South upto house of Ranu Appa Chaudhari . Then along the 
service lane back side to house of Ranu Appa Chaudhari upto the house of 
Shri Rameshwar Baluram Masane . Then towards South along road upto 
the house of Shri Ajay Zadape . Then along the road toward Shri Ajay 
Zadape's upto the house of Ashok Fokmare then towards West upto house 
of Shri Shamkumar Ramnani then towards West along the road back side 
to Mr. Shamkuamar Ramnani upto the Kamalkunj Appartment . Then toward 
North along eastern road of apartment then along road toward Sant Nirankari 
Satsang Bhavan upto New Adarsh Saloon on Mangrulpir road . Then toward 
North along Mangrulpir road upto Rajesh Hardware . Then towards West 
along Northern road of Rajesh Hardware upto the house of Shri Jamunadas 
Sabvani . Then towards South along Western road of house Shri Sabvani 
upto the house of Sanjay Thavrani . Then along the Southern road of Thavrani 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 


SCHEDULE - Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


24 
Population 
Total- 17954 
SC - 1485 
ST- 795 


25 


upto the Chhatrapati Shivaji Maharaj Statue located at Shivlahari square . 
Then towards South along common boundary of house of Shri . Sanjay 
Solakhe and Shri . Dipak Kashikar then along service lane upto the main 
Nalla . Then towards West along Nalla upto Gunjan flour mill . Then towards 
West along the road fronting house of Shri . Anandrao Arakhrao , upto the 

junction East bank of Morna River and this road . 
West : Starting from the junction of East border of Morna river and road coming 

from front of house of Shri . Anandrao Arakhrao towards North along East 

border of Morna river upto the junction of Morna river and NH - 6 . 
Location : Kholeshowar , Rajputpura , Radhe Nagar , Magalwara , Anikat Police Line , 

Navrag Society , Old Alshi Plot , New Alshi Plot . 
North : Starting from the junction of Morna river and Lokhandi pul towards East 

along Gandhi road to bus stand ( Madanlal Dhingra Square ) . 
East : Starting from the Bus stand ( Madanlal Dhingra Square ) towards South upto 

Ashok Vatika Square further towards east upto TVS Delta Showroom . 

Then along Gaurakshan road upto Murari Automobile and servicing center . 
South :. Starting from the Northern service lane of Murari Automobile and servicing 

center on Gaurakshan road upto house of Shri . Rajendra Rathi . Then from 
NH - 6 fronting to house of Rajendra Rathi upto the Dakshta nagar square , 

further along NH - 6 upto the junction of NH - 6 and Morna river . 
West : Starting from the junction of National Highway and Morna river towards 

North along bank of Morna river upto the junction of Morna river and 

Lokhandi pul . 
Location : Harihar Peth , Deshpande Plot , Jayramshing Plot , Part of Gadge Nagar , 

Bhoipura , Mahakali Nagar , Lokmany Nagar , Bhagoyday Nagar , Yasvant 

Nagar . 
North : Starting from the North - East Corner of AMC Higher Primary Urdu Boys 

School No.2 on Balapur road towards East along the road of Fort upto 
Asadgarh Fort further along the South border of fort upto the junction of 

Moma river . 
East : Starting from the bank of Morna river which is back side of Asadgarh Fort 

towards South along Morna river upto junction of NH - 6 and Morna river . 
South :. Starting from the junction of Morna River and NH - 6 towards West along 

the NH - 6 upto the Jay Gajanan Cooler Shop on this road . 
st : Starting from the Jay Gajanan Cooler Shop on National Highway 6 towards 

North upto the house of Hakimoddin Alim Husain . Then along the Northern 
road of house of Akimoddin Alim Husain upto Raunak steel and cement 
shop on the road connecting to Harihar peth road , then towards North 
along the road towards harihar peth upto the KGN Shop . Then towards 
along the road up to Ab.Mujib House which is Situated Near Morna Canal 
then toward North along the Morna Canal up to the junction of Shivsena 
Vashat road and Morna canal then along the Shivsena Vashat road toward 
north upto Swaraj Daily Need's then along south side road of Swaraj Daily 
Need's toward East along the road upto back side road of Shri Manoj 
Chavan house's then along West boundry of Manoj Chavan house's upto 
front raod of Manoj Chavan house's then along the same road toward East 
upto Heena Bakery then along West boundry of Heena Bakery upto back 
side road of Heena Bakery then along same road toward East upto Sai.Afsar 


Population 
Total- 17467 
SC - 3566 
ST- 702 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


Canal toward's south upto house of Ab . Mujib then along Front side road of 
Ab . Mujib house toward East upto KGN Shop on Harihar Peth Road Then 

toward south along Harihar Peth road up to Dr. Wasim Razwi Clinic . 
South :. Starting from the Dr. Wasim Razwi Clinic on Harihar Peth road toward 

west along the road upto house of Nashir Sha Mahebub Sha . which is near 
to Mobile Tower then toward north along Morna Canal upto house of Satish 
Deshmukh then along front side road of Satish Deshmukh toward west 
upto house of Gajanan Ramshig Daberao ( Natraj Chowk ) then along 
Shivsena Vasahat Road upto Durga Mata Temple ( Durga Chowk ) then 
along front side road of Durga Mata Temple toward west up to House of 
Waman Tulshiram Tidke then toward north along the road up to Datt Chowk 
( Jayibhole Kirana ) then toward west along the road upto house of Sandip 
Ubale then toward south along the road up to Sanjay Kirana Shop then 
along the Service Line of Sanjay Kirana Shop toward west up to Purushottam 
Ravankar house's crossing the wall upto National highway No. 6 then towards 
west along NH - 6 upto the junction of NH - 6 and the road coming from 
Tulshan furniture Godown . 


West : Starting from the junction of road coming from Tulshan furniture and 

NH - 6 towards north up to the Tulshan Furniture Godown . 


27 
Population 
Total- 18682 
SC - 4750 
ST- 240 


Location : Somthana , Akoli Khu Kamla Neharu Nagar , Shidharth Vadi , Yasvant 

Nagar , Ganga Nagar , Bhohara Colony , Thathagat Nagar , Part of Shivsena 
Vasahat , Part of Hamja Plot , Modke Wadi . 


North : Starting from the NH - 6 toward north crossing the compound wall upto 

house of Purushattam Ravankar which in Shivsena Vasahat then along the 
back side service line of Purushattam Ravankar house toward east up to 
Sanjay Kirana Shop then along the east side road of Sanjay Kirana Shop 
upto house of Sandip Ubale then along north side road of Shri Ubale house 
toward east along the road up to Datt Chowk ( Jaibhole Kirana ) then toward 
south along the road up to house of Waman Tulshiram Tidke then toward 
east along the road upto Durga Mata Temple ( Durga Chowk ) then toward 
north along the Shivsena Vasahat road upto house of Gajanan Ramshig 
Daberao then along north side road of Daberao house along the road toward 
east upto house of Satish Deshmukh then upto Morna Canal then along 
the Morna Canal toward south upto Mobile Tower ( upto the house of Shakir 
Khan Jahagir khan ) , then towards east along the southern road of house of 
Shakir Khan Jahagir Khan upto the clinic of Dr. Wasim Rizvi on Harihar peth 
road . Then towards south upto the Raunak steel and cement on this road , 
then towards east along southern road of this shop upto the house of 
Akimoddin Alim Husain . Then along the eastern road of house of Akimoddin 
Alim Husain upto the house of Jay Gajanan Cooler Shop on NH - 6 , then 
towards east along NH - 6 upto the junction of NH - 6 and Morna river . 


2 


East : Starting from the junction of Morna river and NH - 6 towards south along 

bank of Morna river upto the junction of north boundary of Somthana and 
Morna river , further along the Morna river upto the junction of east boundary 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 


३५ 


1 


SCHEDULE - Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


of Somthana and Morna river . Then along south border of western side of 

Somthana upto the south - east corner of Somthana . 
South :. Starting from the south - east corner of Somthana along south border of 

Somthana upto south - west corner of Somthana . 
West : Starting from the south - west corner of Somthana towards the north along 

west boundary of Somthana , Hingana and Akoli Kd . upto the south boundary 
of Mauje Akola . Then towards east along the south boundary of Mauje 
Akola upto south east corner of Mauje Akola , then towards north along 
east boundary of Mauje Akola further towards north along Akola - Washim 
road upto north - east corner of mauje akola . Then along north boundary of 
Mauje Akola toward west upto Salasar Balaji Temple road then along the 
same road toward north up to Ganga Mata Temple then along front road of 
Ganga Mata Temple toward east upto The Akola Urbun Co - Op Bank APMC 
Branch then along front road The Akola Urbun Co - Op Bank up to the 
junction of NH - 6 then along NH - 6 toward west up to the junction of Line 
coming from Purushattam Ravankar house which is in Shivsena Vasahat 
and NH - 6 . 


28 
Population 
Total- 18228 
SC- 2653 
ST- 401 


Location : Shastri Nagar , Abdulla Colony , Part of Mahatma Fule Nagar , Haidar 

Pura , Jetvan Nagar , Khokewali Chal , Beside Gov. Godown area . 
North : Starting from the house of Shri . Anandrao Aarakhrao at the junction of east 

bank of Morna River and road coming from Mahatma Phule nagar towards 
east upto Gunjan Floor Mill , then towards east along Nala upto house of 
Shri . Shankarao Tukaram Korde . Then towards north along service lane in 
between house of Shri . Dipak Kashikar and Sanjay Solankhe upto the statue 
of Chhatrapati Shivaji Maharaj at Shivlahari Square . Then towards east 
along road upto house of Shri . Sanjay Thavrani then towards north upto 
house of Shri . Junadas Sabwani then towards east upto Rajesh Hardware 

on Mangurlpir road . 
East : Starting from the Rajesh Hardware on Mangurlpir road towards south along 

Mangurlpir road upto Irfan Auto Part on Mangurlpir road . 
South :. Starting from the Irfan Auto parts on Mangurlpir road towards west upto 

the house of Moh . Hanif and then towards north along east border of Haji 
Mo. Siddiqui residential park upto house of Sunil Chavhan . Then towards 
west upto Mehre provision then upto Gajanan provision on road to gov . 
godown . Then towards west along Gov. godown road upto Jetwan Nagar 
Bhim chowk then towards south upto house of Adv . Shitalkumar Wakode . 
Then upto house of Shri . Sitaram Ingole at western border of quarry . Then 
from backside of house of Shri . Sitaram Ingole along west border of quarry 
upto the house of Narendra Mishra then along the lane in between house of 
Shri . Narendra Mishara and Shri . Sanjay Mishra upto the house of Shri . 
Krishnakant Shukla . Then upto the house of Shri . Arunkumar Dubey then 
towards south upto the house of Shri . Pramod Jadhav . Then from backside 
of house of Shri . Pramod Jadhav along north border of quarry upto Morna 
River . 


West : Starting from the junction of east boundary of Morna River and north boundary 

of quarry adjacent to river situated in Jetwan Nagar along east boundary of 
Morna River upto house of Shri . Anandrao Arakhrao at Mahatma Phule 
Nagar . 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ अमरावती विभागीय पुरवणी , मे १३ , २०२२ / वैशाख २३ , शके १ ९ ४४ 


SCHEDULE — Contd . 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


29 
Population 
Total- 18749 
SC - 2463 
ST- 825 


Location : Kaulkhed Gaonthan , Balode Layout , Bajoriya Nagri , Aruguya Nagar , 

Unnati Nagar , Lahriya Nagar , Banjara Nagar , Anand Nagar , Cristan Colony 
North : Starting from the junction of northern edge of quarry located in Jetwan 

Nagar which is adjacent to river and east side edge of Morna River along 
north border of quarry upto the house of Shri . Pramod Jadhav . Then towards 
north upto the house of Shri . Arun kumar Dubey . Then further upto house 
of Shri . Krushnakant Shukla . Then towards east along north border and 
service lane which is in between house of shri . Sanjay Mishra and Narendra 
Mishra upto the west border of quarry . Then towards north along west 
border of quarry upto the house of Shri . Sitaram Ingole . Then towards 
north along the road in front of shri . Sitaram Ingole upto the house of Adv . 
Sitalkumar Wakode . Then towards north upto the Jetwan Nagar Bhim square . 
Then along road to Gov. Godown upto the Gajanan Provision on this road . 
Then along east border of Gajanana Provision upto the Mehre provision . 
Then along south road of Mehre provision upto the house of Shri . Sunil 
Chavhan then towards south upto Haji Mohammad Siddiqui Residential 
park . Then towards south along east border of park upto the house of Moh . 
Hanif . Then along the road of house of Moh . Hanif upto Irfan auto parts on 

Mangurlpir road . 
East : Starting from Irfan Auto Part on Mangurlpir road towards south along 

Mangurlpir road upto Kaulkhed square then towards east along Ring Road 
upto Vasant Medical , then towards south along road upto house of Prof. 
Narendra Bujruk , further crossing Nala along the road fronting to house of 
Moreshwar Deshmukh upto north - east corner of Regional Workshop . Then 

along east boundary of regional workshop upto Nala . 
South :. Starting from the junction of Nala and straight line of east boundary of 

regional workshop towards west upto the north - east corner of Sr.No19 of 
Mauje Chandur . Then along north and east boundary of Sr.No2 and 18 of 

Mauje Chandur upto south - west corner of Sr. No30 of mauje Khadki . 
West : Starting from the junction of Morna River and north boundary of Somthana 

towards north along bank of Morna River upto the junction of north boundary 
of quarry located in Jetwan Nagar and east bank of Morna river . 


30 
Population 
Total- 24259 
SC - 5077 
ST- 947 


Location : Shivapur , Khadki , Malkapur Gawdhan , KhodhariWatika , Sun City , Dipali 

Layout , Sanjiv Nagar , Teacher Colony , Santosh Nagar . 
North : Starting from the junction of north border Sr.No 36 of mauje Khadki and 

Morna River towards east after crossing Mangrulpir Road upto the junction 
of Nala coming from regional workshop . Then along this Nala upto the 
house of Shri . A. A. Rule . Then towards north along the Back Side Service 
Lane of Shri A. A. Rule House upto the house of Jitendra Chandrakant 
Hedau and Then along the road upto house of Shri . Vijay Bhandale then 
towards south along west border of T.T.N. college , and thereafter along 
service lane of Omkar palace upto the service lane of house of Shri . Shivaji 
Bharane . Then along this service lane upto the house of Shri . Kamal Giri 
then again along this service lane upto the service lane of house of Shri . 
Padmakar Patond . Then by this service lane upto the house of Shri . Santosh 
Mahalle again by this service lane upto the service lane which is in between 
the house of Prof. Premsingh Chavhan and Shri . Thakurmal Dalpat Chavhan . 
Then upto the house of Shri . Ganesh Solankhe then upto Emerald height 
and further along north border of Emerald height upto Yeota road . 


